सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ 
कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २ ९ ] 

सोमवार , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ ९ , किंमत : रुपये १०.०० 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


असाधारण क्रमांक ६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


परिशिष्ट- ७ ब 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडून 

क्रमांक नपाप्र -१ / रत्नागिरी न.प. / सुधारित आरक्षण सोडत / २०२२. – मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . 
रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .१ / का .६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व क्र.रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .१० / का .६ , दिनांक २२ जुलै २०२२ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) खाली रत्नागिरी जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे रत्नागिरी नगरपरिषद जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या , 
क्षेत्र , सीमांकन व नकाशा यासह ठेवण्यात येईल ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र -१ / रत्नागिरी न.प. / सुधारित आरक्षण सोडत / २०२२ , 
दिनांक २८ जुलै २०२२ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन 
१ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून कोणत्याही हरकती / आक्षेप प्राप्त झालेल्या नाहीत . 
त्याअनुषंगाने , मा.प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी पत्र 
क्र.नपा -८ / निवडणूक / रत्नागिरी / ७२३ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारूप प्रभाग रचनेस व सदस्यपदांचे आरक्षणास मान्यता दिलेली 
आहे . त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु. ) - ६८ - १ 


( १ ) 


२ 


आदेशाचा मसुदा 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) च्या 
कलम 9 , पोट कलम ( 2 ) अन्वये , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई 
यांनी केलेल्या क्रमांक नपा -8 / जि . ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग / 703 , दिनांक 27 जुलै , 2022 च्या आदेशान्वये त्यांनी रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत : 


1 

2 


* 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


5 


निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या 
जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


32 


01 * 

00 

08 

16 


00 


00 

04 

12 


मागील निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती महिलेकरीता 1 जागा आरक्षित असल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत 
आदेश क्र.रानिआ / नपा -2021 / प्र.क्र . 10 / का -6 , दि . 27/12/2021 मधील परिच्छेद क्र . 9 नुसार या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदर जागा अनुसूचित जाती 

साठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे . 


2. त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नपा -2020 / प्र.क्र .1 / का -6 , दि . 06/02/2020 , सुधारीत 
आदेश क्र . रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का -6 , दि . 22/07/2022 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 
10 , पोट कलम ( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याव्दारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र 
जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी व 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

3 . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 


प्रभाग क्रमांक प्रभागा 

चे नाव 
असल्या 

स 


१ 

प्रभाग क्रमांक 

१ लोकसंख्या 
एकूण - ४ ९ ४४ 

अ . जा 

२३३ 

अ.ज - २६ 


प्रभाग क्रमांक 

२ अ 

• २ लोकसंख्या २ ब 


एकूण- ४७१० 

अ.जा - २५ ९ 

अ.ज - ८६ 


१ अ 

१ ब 


प्रभाग क्रमांक 

३ लोकसंख्या 
एकूण - ४४३४ 

अ.जा - ७० 
अ.ज - २१ 


३ अ 

३ ब 


२ 


भाग एक - अ ( को . वि.पु ) ६८ - १ अ 


प्रभागाची 
व्याप्ती 

( प्रभागातील 

थोडक्यात 


महत्त्वाची 
ठिकाणे / 

परिसर / नगरे 


इ . नमूद 
करावीत ) 

३ 


पालकर 

हॉस्पिटल , 

आलीमवाडी 

सत्यनारायण 


वरचा 
फगरवठार , 
जिल्हा 
उद्योग केंद्र , 
गवळीवाडा , 

सन्मित्रनगर , 


मंदीर , 

डि . एस . पी 

बंगला , 
आंबेडकरवाडी , 
शहर पोलीस दक्षिण 
स्टेशन , नवलाई 

मंदिर , गणपती 
मंदिर , पर्शुराम पश्चिम 
विद्यामंदिर , 


चोळीचा प 

या , के . सी . जैन 
नगर , हॉटेल 
विहार 


डिलक्स , 

देसाई 

हायस्कूल , 
शिर्के 
हायस्कूल , 


एकता मार्ग , 
संसारे 


उत्तर 


उद्यान , कीर 
कंम्पाऊंड , 
पाईप फॅक्टरी 
बाष्टे 
कंम्पाऊंड , 
अनंत सागर 


पूर्व 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


प्रभागाची व्याप्ती 


४ 

सदर वार्डाची सुरुवात डॉ . पालकर हॉस्पिटल येथे होऊन नगर 
परिषद हद्दीतील आलीम वाडी स.नं. 189 ला येऊन मिळते . 
स.नं. 189 पासून पूर्वकडे शिरगांव ग्रामपंचायत भागा कडे जाणारा 
रस्ता खालचा फगरवठार सावंत नगर वाहाळाला लागून 
उत्तरेकडील भाग घेऊन वरचा फगरवठार स.नं. 191/1 घवाळी 
यांच्या घरापर्यंत तेथून डी . एस . पी . बंगल्याकडे जाणा - या रस्त्याने 
आंबेडकरवाडी रोडची उजवीबाजू , डी . एस . पी . बंगला , आंबेडकर 
कॉलनी शहर पोलीस ठाणे ते धनजी नाकापर्यत उजवीकडील भाग 
धनजी नाक्यापासून राधाकृष्ण नाक्याकडे जाताना एम . जी . रोडच्या 
उजवीकडील श्री.माळवदे यांच्या घरापासून नवलाई मंदीर परिसर 
घेऊन स.नं. 35231/1 पर्यंत 


श्री.नेवगी यांच्या घरापासून सुरुवात होऊन सुभाष रोडने उजव्या 
बाजूची घरे परटवणे येथून श्री . भागवत यांच्या घराला मिळते 
तेथून पूढे खाडी किना - याने डॉ . पालकर हॉस्पिटलला मिळते . 
सदर वार्डची सुरुवात स.नं. 230 पासून वहाळा लगत न.प. हद्दीने 
सुरु होऊन फणसी येथील मारुतीच्या देवळाला येऊन मिळते . 
तेथून संन्मित्रनगर मधील वहाळाने चोळीच्या प - यामार्गे 
के . सी . जैन नगरच्या पुलाला लागून असलेल्या महालक्ष्मी 
अपार्टमेंटला लागून गेलेल्या नाल्याने काडसिध्देश्वर 
वसाहतीमधील समीरा अपार्टमेंट पर्यंत 


काडसिध्देश्वर वसाहतीमधील समीरा अपार्टमेंट येथून 
एच . एल . पटवर्धन यांचे घरापर्यंत 


एच.एल.पटवर्धन यांचे घरापासून मारुती मंदीर गोपाळ हॉटेल 
रत्नागिरी कोल्हापूर मुख्य रस्त्याने जिल्हा परिषद इमारत 
प्रवेशव्दारापर्यंत रस्त्याच्या उजवीकडील भाग 


जिल्हा परिषद इमारत प्रवेशव्दार कमानीपासून जिल्हापरिषद ते 
पोलिस लाईन मधील हद्दीच्या उजवीकडील भाग स.नं. 266 घेऊन 
स.नं. 266 व 343 यांच्या हद्दीने स.नं. 264 संन्मित्रनगर चौक 
येथून श्रीम.सालोमन यांच इ.क्र .934 येथून टि.सी. एम . स्कूल 
वरुन साईचौक मार्गाने धनजीनाक्याकडे जाणा - या गवळीवाडा 
रस्त्याने काझी यांचे घर घेऊन महाडवाला घाटीने महाडवालाचौक 
तेथून टेलिफोन ऑफिसच्या मागील कंम्पाऊंडने आंबेडकरवाडी 
रोडपर्यंत येथून वरचा फगरवठारकडे जाणा - या रस्त्यावरील घवाळी 
यांचे घरासमोरील उजवीकडील भाग घेऊन वरचा फगरवठार 
जाधव यांचे घर पुढे सावंतनगरकडे जाणा - या वहाळापर्यत 
सदर वार्डची सुरुवात संन्मित्रनगर खालील बाजूच्या वहाळापासून 
उद्यमनगर सिमेंट पाईप फॅक्टरी नाका येथून बाटे कंम्पाऊंड 
न.प.हद्दीला लागून पटवर्धनवाडी मागीलबाजूने जाणारा नगर 
परिषद हद्दीचा चर्मालयपर्यंतचा रस्त्याच्या उजवी कडील भाग 
घेऊन चर्मालय नाक्यापर्यंत तेथून पूढे चर्मालय स्मशानभूमी 
समोरुन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणकडे जाणा - या रस्त्याने 
श्री . चितळे यांच्या घराचे मागील बाजूने राष्ट्रीय महामार्गाकडे 
येणा - या रस्त्यापर्यत उजवीकडील भाग 


आरक्षणाची 
स्थिती किती 
जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
अनु . जाती / अनु . 
जमाती साठी वा 
स्त्रियांसाठी 

( अनु.जाती / 
अनु . जमाती 
स्त्रिया धरुन ) 


५ 

प्रभाग क्र . 1- अ 

सर्वसाधारण 


- 


महिला 


प्रभाग क्र . 1 - ब 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 2 - अ 
- सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 2 - ब 

सर्वसाधारण 


- 


प्रभाग क्र . 3- अ 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 3- ब 
- सर्वसाधारण 
महिला 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

पूर्व 

जीवन प्राधिकरणाच्या कंम्पाऊंडपासून गद्रे यांचे अनाहत 
बंगल्यासमोरील राष्ट्रीय महामार्गाने मोरे यांचे घर घेऊन 
गुलमोहर अपार्टमेंट व मिल्लत नगर मधील रस्ता येथून 
रत्नागिरी कोल्हापूर मुख्य रस्त्यावरील प्राईड प्लाझा या इमारती 
पर्यंतचा उजवीकडील भाग 

रत्नागिरी कोल्हापूर मुख्य रस्त्यावरील प्राईड प्लाझा पासून 
आरोग्य मंदीर परकार हॉस्पिटल वरुन मारुती मंदीर नवकार 
एन्क्लेव्हपर्यंतचा उजवीकडील भाग 


प्रभाग क्रमांक 

- ४ लोकसंख्या 


एकूण - ४४८१ 

अ . जा १२२ 
अ.ज - ८ 


प्रभाग क्रमांक 

- ५ लोकसंख्या 


एकूण - ४३६४ 

अ . जा २३३ 

अ.ज - ७२ 


- 


प्रभाग क्रमांक 

- ६ लोकसंख्या 


एकूण - ४४६६ 

अ . जा १८३ 

अ.ज ४१ 


४ अ 

४ ब 


५ अ 

५ ब 


६ अ 

६ ब 


अपार्टमेंट , 
गर्व्हमेंट 
कॉटर्स , 

मिल्लत नगर , 
किस्मत 

बेकरी , चव्हाण 

कंम्पाऊंड स्टेट 


बँक कॉलनी 

काही भाग 


स्टेट बँक 

कॉलनी काही 


भाग , नगर 

परिषद 

कॉलनी , 


राजनगर , 
कोकणनगर 


म्हाडा वसाहत 

फेज १ , २ , ३ , 
४ कोकणनगर 


कब्रस्तान 


नगर , पार्से 
स्क्वेअर , 

जलतरण 


तलाव , ट्रक् 

टर्मिनल 


दक्षिण 


कलारत्न 

अपार्टमेंट , 

गुलमोहर 

अपार्टमेंट 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 


क्रांतीनगर , 

झोपडपट्टी , 

जल 

शुद्धीकरण 
केंद्र , साळवी पूर्व 

स्टॉप , छत्रपती 

नगर काही 

भाग , रमेश 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


हॉटेल 

व्यंकटेश 

मारुती मंदीर , 
पार्से स्क्वेअर , पूर्व 
छत्रपती नगर 

काही भाग , 


नवकार एन्क्लेव्हपासून कार्डसिध्देश्वर वसाहतला जाणा - या 
रस्त्याने समीरा अपार्टमेंट वगळून सन्मित्रनगर पर्यंत चोळीचा 
प - याचा उजवीकडील भाग 


उत्तर 


सदर वार्डाची सुरुवात किर्तीनगर व अजमेरी नगर यांचेमधील 
नगर परिषद हद्दीमधील कोकणनगर चा पूर्वकडील 
स.नं. 202 पर्यंतचा न.प. हद्दीतील भाग 

न.प.हद्दीचा स.नं. 202 पासून सुरुवात होऊन स.नं .201 च्या 
दक्षिणेकडील कोप - यापर्यंत तेथून कब्रस्तानचे आग्नेय कोप 
यापर्यंत तेथून इंदिरा आवासच्या मागील रस्त्याने इंदिरा आवास 
ते म्हाडा यांच्या हद्दीने मजगांव रस्त्याने इंदिरा आवास व 
म्युनिसिपल कॉलनी यांच्या हद्दीवरुन श्री . किर यांचे घर घेऊन 
जीवन प्राधिकरण कंम्पाऊंडकडे जाणा - या रस्त्याने चितळे यांचे 
घरासमोरपर्यंत 


चितळे यांचे घरामागून चर्मालय स्मशान भूमीकडे जाणा - या 
रस्त्याने मजगांव रोडपर्यंत 


चर्मालय नाक्यापासून अजमेरी नगरपर्यंत शिरगांव ग्रामपंचायत व 
नगरपरिषद हद्दीचा उजवीकडील भाग 

यांचे 

सदर वार्डची सुरुवात इंदिरा आवासचे उत्तरेकडील हद्द ते सावंत 
घरापासून इंदिरा आवासचे मागील बाजूस जल 
शुध्दीकरणाच्या हद्दीस लागून नगर परिषद हद्दीलगत साळवी 
यांच्या कंम्पाऊंडपर्यंत 


जल शुध्दीकरण केंद्राला लागून नगर परिषद हद्दीबाहेरील साळवी 
यांच्या कंम्पाऊंड मधील हद्द ते साळवी स्टॉप नाका तेथून 
साळवी स्टॉप नाचणा लिक रोड नाचणे नवलाई मंदिरपर्यंत 
उजवीकडील भाग 


पश्चिम कलारत्न अपार्टमेंट पासून मिल्लतनगर ते गुलमोहर अपार्टमेंट 

यांच्या हद्दीवरुन मोरे यांच्या घराला लागून राष्ट्रीय महामार्गाने 
पोहण्याच्या तलावाकडे जाणा - या रस्त्याची समोरील बाजूने , 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पश्चिम कंम्पाऊडला लागून नगर 
परिषद कॉलनीकडे जाणा - या रस्त्याने श्री . नेने यांच्या घरासमोरुन 
नगर परिषद कॉलनी व इंदिरा आवास यांच्या हद्दीवरुन मजगांव 
रस्त्यापर्यंत व तेथून इंदिरा आवास उत्तरेकडील हद्दीपर्यंत 
उजवीकडील भाग 


साळवी स्टॉप नाचणा लिक रोड नाचणे नाक्यापासून नवलाई 
नगर अंगणवाडी रमेश नगर मागील हद्द तेथून सावंत कंम्पाऊंड 
विमलवाटीका यांचे हद्दीवरुन छत्रपती नगर गार्डन शिक्षक 
पतपेढीकडे जाणा - या रस्त्याने एकदंत हाईटस् वगळून नेक्सा 
शोरुम व सुमेध देसाई यांच्या हद्दवरील रत्नागिरी कोल्हापूर 
मुख्य रस्त्यापर्यंत पार्से स्क्वेअर घेऊन रत्नागिरी कोल्हापूर मुख्य 
रस्त्याने शिवाजीनगर कलारत्न अपार्टमेंटपर्यंत उजवीकडील भाग 


सदर वार्डची सुरुवात रत्नागिरी कोल्हापूर रस्ता मारुती मंदीर 
व्यंकटेशन हॉटेल पासून पार्से स्क्वेअर व नेक्सा शोरुम यांचे 
हद्दीपर्यंत 


पार्से स्क्वेअर व नेक्सा शोरुम यांचे हद्दीवरुन एकदंत हाईटस् 
इमारतीचे पूर्वकडील कंम्पाऊंडने शिक्षक पतपेढी कडून येणा - या 
रस्त्याने छत्रपती नगर गार्डन पर्यंत तेथून विमलवाटीका व सावंत 


प्रभाग क्र . 4 - अ 

सर्वसाधारण 


- 


महिला 


प्रभाग क्र . 4 - ब 

सर्वसाधारण 


- 


प्रभाग क्र . 5- अ 

- नागरिकांचा 

- 

मागासवर्ग 
प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 5- ब 

सर्वसाधारण 


- 


महिला 


प्रभाग क्र . 6 - अ 
- सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 6 - ब 
सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

नवलाई नगर , 

आय.टी.आय 

कंम्पाऊंड यांच्या हद्दीवरुन छत्रपतीनगर रमेशनगरचे मागील 
बाजूने नवलाई नगर अंगणवाडी नाचणे रस्ता तेथून सोहम वैभव 
अपार्टमेंट व अपेक्स हॉस्पिटलचे हद्दी वरुन ग्रीनलॉड 
अपार्टमेंटची मागील बाजुने दाजी नागलेकर यांच्या घरासमोरील 
आय . टी . आय मागील रस्त्यापर्यंत 


प्रभाग क्रमांक 

७ लोकसंख्या 


एकूण - ४४८५ 

अ . जा १०२ 
अ.ज - ४ ९ 


प्रभाग क्रमांक 

८ लोकसंख्या 


एकूण - ५०३१ 

अ . जा ७१ 

अ.ज- ६२ 


७ अ 

७ ब 


८ अ 


શે . 


अभ्युद्यनगर 
काही भाग , 

कर्लेकर 


कंम्पाऊंड , 

साळगांवकर 

कंम्पाऊंड 


हिंदू कॉलनी , 
कर्लेकर वाडी , 
दामले 


हायस्कूल , 
अभ्यूद्यनगर 
काही भाग , 
आय . टी . आय 
मागील 

परिसर , 


सहकारनगर , 

नवलाई मंदीर 

परिसर , 

आंबेशेत , 

गणेश स्टॉप 

कर्ला , सुर्वे 

कंम्पाऊंड 


कर्ला , 

राजिवडा 


कब्रस्तान , 

जिजामाता 


उद्यान , 
आनंदनगर 


मेन्टल 
हॉस्पिटल , 
गांधी पॅट्रोल 

पंप , छत्रपती 
शिवाजी 


महाराज 

स्टेडियम , हिंदू 
कॉलनी काही 

भाग , 


झापडेकर 
इमला , 
आकाशवाणी 
केंद्र , मा . 
जिल्हाधिकारी 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


दाजी नागलेकर यांच्या घरासमोरील आय . टी आय मागील 
रस्त्याने श्री . किर व आय . टी . आय कंम्पाऊंडचे हद्दीवरुन सतिश 
मेस्त्री यांच्या घराच्या मागील बाजूने एम . ई . सी . बी सोसायटी 
ऑफीससमोरुन अभ्युदयनगर बसस्टॉप जाणारा रस्ता तेथून 
नाचणे रस्त्याने दामले हायस्कुलकडे जाणा - या रस्त्याने दामले 
हायस्कुल व कर्लेकरवाडी हद्दीवरुन एस . व्ही . रोडचे साळवी 
बंगल्यासमोर तेथून छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम पूर्वेकडील 
प्रवेशव्दाराचे समोरील श्री . साळगावकर यांचे मिळकतीपर्यंत 
उजवीकडील बाजू 


छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम पूर्वेकडील प्रवेशव्दाराचे समोरील 
श्री.साळगावंकर यांचे मिळकतीपासून शिवाजी स्टेडीयम उत्तरे 
कडील सार्वजनिक शौचालय येथून मारुती मंदीर मुख्य रस्त्या 
लगत हॉटेल व्यंकटेश पर्यंत उजवीकडील बाजू 

सदर वार्डची सुरुवात एस . व्ही रोडवरील हिंदू कॉलनी 
प्रवेशव्दारापासून साळवी बंगल्यापर्यंत तेथून कर्लेकरवाडी व दामले 
हायस्कुल कंम्पाऊंडच्या हद्दीने दामले हायस्कुल नाचणे रस्ता 
तेथून अभ्युद्यनगर बसस्टॉप घेऊन एम.ई.सी. बी सोसायटी 
ऑफिस पासून मेस्त्री यांच्या घराच्या मागील बाजूस आय.टी.आय 
व किर यांच्या कंम्पाऊडच्या हद्दीवरुन आय . टी . आय मागील 
रस्त्याने दाजी नागवेकर यांच्या घरासमोरुन ग्रीनलॉड 
अपार्टमेंटच्या मागील बाजून अपेक्स हॉस्पिटल व सोहम वैभव 
अपार्टमेंट यांच्या हद्दीवरुन नाचणा रस्त्यापर्यंत व तेथून नाचणे 
रस्त्यावरुन ग्रामपंचायत समोरील न . प . हद्दीचे वहाळापर्यंत 
उजवीकडील भाग 


नाचणे ग्रामपंचायत वहाळ न.प. हद्दीने नाचणे तलावा पर्यंत 
नाचणे नवलाई मंदीर मागील तलावापासून म्युनिसिपल 
हद्दीलगत आंबेशेत श्री . मानकर यांचे घर घेऊन न.प.शाळा क्रमांक 
19 घेऊन गणेश स्टॉप कर्ला सुर्वे यांचे घरपर्यंत तेथून 
न.प. हद्दीने कब्रस्तान समोरील म्हसकर यांचे घरापर्यतचा 
उजवीकडील भाग 


म्हसकर यांच्या घरापासून आदमपूर कब्रस्तान व जीजामाता 
उद्यान यांचे हद्दीवरुन मा . जिल्हाधिकारी निवास समोरील 
रस्त्याने यादव चाळ ते डॉक्टर पिलणकर यांच्या घरासमोरुन हिंदू 
कॉलनी शेलार यांच्या घरापर्यंत तेथून एस . व्ही . रोड वरील हिंदू 
कॉलनी प्रवेश रस्त्यापर्यंत उजवीकडील भाग 

सदर वार्डची सुरुवात जेल नाका ते मेन्टल हॉस्पिटल यांच्या 
चाळीपासून होते तेथून पूर्वकडे रत्नागिरी कोल्हापूर रस्त्याने 
छत्रपती शिवाजी स्टेडियम उत्तरेकडील सार्वजनिक शौचालयापर्यंत 
उजवेकडील भाग 


छत्रपती शिवाजी स्टेडियम उत्तरेकडील सार्वजनिक 
शौचालयापासून स्टेडियम मागील भाजी मंडई पर्यंत तेथून 
एस . व्ही . रोडवरील हिंदू कॉलनी प्रवेशव्दारापर्यंत प्रवेशव्दारा वरुन 
हिंदू कॉलनीमधील ते शेलार यांच्या घरासमोरुन आनंद नगर 
येथील डॉ . पिलणकर यांच्या घरापर्यंत तेथून थिबापॅलेस झापडेकर 
यांच्या घरापर्यंत उजवीकडील भाग 


झापडेकर यांच्या घरापासून आकाशवाणी केंद्राचे पश्चिम 
कंम्पाऊंडला लागून जिल्हाधिकारी निवास स्थानाकडे जाणा - या 
रस्त्याने जिजामाता उद्यान व कब्रस्तान यांचे हद्दीवरुन मालदार 
यांच्या हद्दीस लागून खाडीपर्यंत तेथून खाडी किना - याने करीम 


प्रभाग क्र . 7- अ 
नागरिकांचा 

मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 


प्रभाग क्र . 7 - ब 

- सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 8 - अ 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग महिला 


प्रभाग क्र . 8 - ब 

- सर्वसाधारण 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

बुडीये महामुद बुडीये यांचे घर सलाम सोलकर यांचे घर घेऊन 
होडेकर यांच्या घरापासून निसार वस्ता यांच्या घरापर्यंत 
उजवीकडील भाग 


प्रभाग क्रमांक 

९ लोकसंख्या 


एकूण ५१३ ९ 

अ.जा - ३०७ 

अ.ज - ७२ 


प्रभाग क्रमांक 
१० 

लोकसंख्या 
एकूण - ४ ९९ ५ 

अ . जा ६३ 

अ.ज - १५ 


९अ 

९ ब 


लोकसंख्या 


१० अ 

१० ब 


प्रभाग क्रमांक ११ अ 

११ ब 


निवास , हॉटेल 

लँडमार्क , 


आदमपूर , 

निवखोल 


गोखलेनाका , 

धनजीनाका , 

उर्दु शाळा , 
सिध्दीविनायक 
अपार्टमेंट , 

ओम 

एन्क्लेव्ह 
अपार्टमेंट , 

मेहत्तरचाळ , 


पोलिस 

हेडकॉटर्स 

उजवीकडील 

घरे , मेन्टल 

हॉस्पिटलचे 

सुपरीडेन्ट 
यांचा इमला 
क्र . 950 , 
श्रीराम मंदीर , 
मारुती देऊळ 


शेरेनाका 

श्री . खांडेकर 

यांचे घर , 


पश्चिम 


झाडगांव 
झोपडपट्टी , 

झाडगांव 

गुरांच्या 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


हेडपोस्ट 
ऑफिस , 
नवीन भाजी 

मार्केट , प 
याची आळी , 

टिळक आळी 

काही भाग , 

घाणेकर 

आळी , बंदर 

रोड , मुरलीधर पश्चिम 
मंदीर , 


पूर्व 


दक्षिण 


उत्तर 


पूर्व 


निसार वस्ता यांच्या घरापासून अलिमियॉ फणसोपकर 
( लंडनवाले ) यांचे घर ते शफी वस्ता यांचे घर तेथून फकीर वस्ता 
( मास्तर ) यांचे घर घेऊन गोगटे कॉलेज ते मेस्त्री हायस्कुल यांचे 
मधील शिवखोल रस्त्याने पठाण घाटी , निवखोल घाटीने जेल 
नाक्यापर्यंत उजवीकडील भाग 


सदर वार्डाची सुरुवात गोखले नाका येथे पेठे यांचे दुकान इमला 
क्र . 1893 सुरुवात होऊन पूर्वेला धनजी नाक्याकडे उजवी घरे घेत 
धनजी नाका येथे येऊन मिळते तेथून पुढे रस्ता क्रॉस करुन 
उत्तरेकडे उर्दू शाळेला वळसा घालून आंबेडकरवाडी घाटीने उजवी 
कडील घरे घेत सिध्दीविनायक अपार्टमेंटला येऊन मिळते . तेथून 
पूढे उत्तरेकडे टेलीफोन कार्यालयाचे पिछाडीने ओम एन्क्लेव्ह 
अपार्टमेंटला येऊन मिळते . तेथून दक्षिणेकडे वरची मेहत्तर चाळ 
घेऊन पूर्वे कडे साईचौकाला वळसा घालून बोर्डींग रोडवरील उजवी 
घरे घेत श्रीम . सालोमन यांचा इमला क्र . 934 ला येऊन मिळते . 
श्रीमती सालोमन यांचा इमला क्र . 934 घेऊन पोलिस 
हेडक्वॉटर्सच्या उजवीकडील घरे घेऊन मेन्टल हॉस्पिटलचे 
सुपरीटेंड यांचा इमला क्र .950 ला येऊन मिळते . 
मेन्टल हॉस्पिटलचे सुपरीटेंड यांचा इमला क्र . 950 ला सुरुवात 
करुन पश्चिमेकडील 80 फुट रस्त्याचे उजवीकडील घरे घेऊन 
श्रीराम मंदिरला येऊन मिळते . 


श्रीराम मंदिराला सुरुवात होऊन जनता सहकारी इमला क्र .1173 
ला मिळते . तेथून रस्ता क्रॉस करुन मलुष्टे यांचा इमला क्र . 
1912 ला मिळते . येथुन पश्चिमेकडे उजवीकडील घरे घेऊन श्री . 
मारुती देवळाला वळसा श्री . पेठे यांचा इमला क्र . 1893 ला मुळ 

ठिकाणी येऊन मिळते . 


सदर वार्डाची सुरुवात शेरेनाका श्री . खांडेकर याचा इमला क्र . 2845 
घेऊन सावरकर चौककडून तांबट आळीकडे जाणा - या रस्त्याने 
श्री . कोसुमकर पर्यंत 

श्री . कोसुमकर यांच्या घरापासून हेडपोस्ट ऑफिसच्या समोरील 
एकदंत अपार्टमेंट वगळून तांबट आळी रोड तेथून श्री . शेटये यांचे 
घरापर्यंत 


श्री.शेटये यांचे घरापासून श्री . मातोंडकर यांचे इमला क्र . 1786 
दुकानापासून पटवर्धन हायस्कूलचे डावीकडे सोडून प - याची 
आळीतील हद्दीतील श्री कारेकर यांचा इमला क्र . 1831 ब ला 
येऊन मिळते . तेथुन पूढे प - याचे हद्दीने घुडेवठार सडकेला येऊन 
मिळते . तेथून पुढे भडंग नाक्या वरील श्री . यशवंत भाटकर यांचे 
इमला क्र . 1541 ला येऊन मिळते . 


श्री.यशवंत भाटकर यांचे इमला क्र . 1541 सुरुवात होऊन बंदर रोड 
रस्त्याने श्री भुते यांचे घर 1562 अ ला येऊन मिळते . तेथून पूढे 
हायवे क्रॉस करुन श्री . म्हसकर यांचे इमला क्र . 3654 उजवीकडे 
घेऊन वाघधरे कॉम्प्लेक्स वळसा घालून केळकर बोळातील 
उजवीकडील बाजू घेऊन इमला क्र . 3552 ब ला मिळते . येथुन पूढे 
मुरलीधर मंदिर घेऊन श्री . काणे यांचा इमला क्र . 3241 अ घेऊन 
उत्तरेकडे जाणा - या रस्त्याचे उजवीकडील घरे घेऊन विश्वेश्वर 
अपार्टमेंटला मिळते . तेथून पूढे टिळक स्मारकाच्या हद्दीने टिळक 
स्मारकाला मिळते . तेथून पूढे टिळक आळी रस्ता क्रॉस करुन 
श्री . खांडेकर यांचा इमला क्र . 2845 ला मुळ ठिकाणी येऊन मिळते . 
सदर वार्डाची सुरुवात झाडगांव झोपडपट्टीने सुरुवात होऊन गुरां च्या 
दवाखान्यात वळसा घालुन परटवणे नदी किना - याने उजवी कडील घरे 
घेत श्री . वैद्य यांचा इमला क्र .2708 अ ला येऊन मिळते 

श्री.वैद्य यांचा इमला क्र .2708 अ सुरुवात होऊन सुभाष रोडने 


प्रभाग क्र . 9- अ 

अनुसुचित 


- 


जाती , 


प्रभाग क्र . 9 - ब 
- सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 

10 - अ - 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 
10 ब - 
सर्वसाधारण 
महिला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

उजवीकडील घरे घेऊन लक्ष्मी चौक येथील उद्यानाला वळसा 
घालुन मि - या रोड उजवी कडील घरे घेत शेरेनाका येथे येऊन 
मिळते . तेथून पुढे रस्ता क्रॉस करुन टिळक आळी गणपती 
मंदिराला येऊन मिळते . तेथुन पुढे टिळक आळी रस्त्याने उजवी 
कडील घरे घेत श्री . वाय डी जोशी याचा इमला क्र . 3145 
कंम्पाऊंड येऊन मिळते . तेथुन पुढे टिळक स्मारकांच्या हद्दीने 
श्री . आंबेकर यांचा इमला क्र .3050 ला येऊन मिळते . तेथुन पुढे 
दक्षिणेकडे श्री.पटेल यांचे सॉ मिलला वळसा घालुन केळकर 
बोळाकडील उजवी कडील घरे घेऊन मांडवी डोंगरमाळ हायवेला 
येऊन मिळते . 


एकूण - ४ ९ ६८ 

अ.जा ६५ 

अ . ज 

२८ 


प्रभाग क्रमांक 

१२ 

लोकसंख्या 


एकूण ४८ ९ ३ 

अ . जा 

३३ 

अ . ज 


१ 


प्रभाग क्रमांक १३ अ 

१३ 

१३ ब 

लोकसंख्या 


एकूण 

अ . जा १ 

अ.ज O 


- 


४६१८ 


प्रभाग क्रमांक 
१४ 
लोकसंख्या 


५११३ 


१२ अ 

१२ ब 


एकूण 

अ . जा २५ 

अ.ज 


१४ अ 

१४ ब 


दवाखाना , 
जोशी पाळंद , 

कलावती 
मंदीर , फाटक 
हायस्कूल , 

लक्ष्मी चौक 
शेरेनाका उजवी 


बाजू , टिळक 

आळी गणपती 
मंदीर , टिळक 

आळी काही 

भाग , 


टिळक 


स्मारक 

लघुद्योग 

वसाहत , 

खालची आळी , 

भैरी मंदीर , 


पंधरा माड , 

रेमंड 


रेस्टहाऊस , 

घसरवाट , 

पांढरा समुद्र 

नाका , 


- 


मुरुगवाडा काही 

भाग , 

हंजर 

आईस फॅक्टरी , 


मुरुगवाडा 

झोपडपट्टी , 

हार्बर गेस्ट 


दक्षिण 


पश्चिम 


कुरणवाडी , 

भाटकरवाडा , 
सांब वाडी , 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


हाऊस , 
मेरीटाईम बोर्ड 

मिरकरवाडा 
जेटी पोलीस 

चौकी , गद्रे 

मरिन , दांडा 

फिशरीज , 

मत्सोउद्योग पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


वसाहत , 

कावळे नाका , 
शाळा क्रमांक दक्षिण 

१० 


पश्चिम 


भगवती मंदिर उत्तर 
भगवती बंदर , 

पठाणवाडी , 

खडपमोहल्ला 
सांब मंदिर , 


मांडवी डोंगरमाळ हायवे एमएसीबी कंम्पाऊंड ते 80 फुट हायवेने 
उजवीकडे घरे घेत महादेव अपार्टमेंट येऊन मिळते . 


महादेव अपार्टमेंटला सुरुवात होऊन उत्तरेकडे भैरी मंदिरजवळील 
श्री.विलणकर यांचे घर घेत मुरुगवाडा श्री . बळी मयेकर यांचे 
घराला येऊन मिळते . येथुन पुढे घसरवाट खाजणाला येऊन मुळ 

ठिकाणी येऊन मिळते . 


सदर वार्डाची सुरुवात पंधरा माड येथील श्री . तावडे यांचा इमला 
क्र . 3467 ला होऊन पूर्वेकडे खाजणाकडे मि - या रस्त्यापर्यंत येऊन 
मिळते 


मि - या रस्ता खाजणाने सुरुवात होऊन दक्षिणेकडे रेमंड वुलन 
कार्यालय घेऊन घसरवाट येथे येऊन मिळते . तेथुन पुढे रस्ता 
क्रॉस करुन श्री.विद्याधर सुर्वे यांचे उजवीकडे घर घेऊन 
खाजण्याने श्री . शारबिंद्रे यांचा इमला क्र . 3309 ला येऊन मिळते . 
श्री . शारबिंद्रे यांचा इमला क्र . 3309 उजवीकडे घेऊन रस्ता क्रॉस 
करुन श्री.पेडणेकर यांचा इ . क्र .3304 ला येऊन मिळते . तेथून 
पुढे पश्चिमेकडे हंजर आईस फॅक्टरीचे दक्षिणेकडील बोळाने 
मुरुगवाडा हायवेला येऊन मिळते . तेथून रस्ता क्रॉस करुन पांढरा 
समुद्राला येऊन मिळते . 

पांढरा समुद्र 


सदर वार्डाची सुरुवात मिरकरवाडा जेटीचे पोलिस चौकिला होते . 
तेथुन पूर्वेकडे जेटी रस्त्याने फोर्ट चेकपोस्ट नाक्याला मिळते . 
तेथुन पुढे रस्ता क्रॉस करुन हंजर आईसच्या दक्षिणेकडील 
सार्वजनिक शौचालयास मिळते . तेथुन पुढे राजेश बिर्जे यांचा 
इमला क्र . 3302 ला येऊन मिळते . 


राजेश बिर्जे यांचा इमला क्र . 3202 ला सुरुवात होऊन दक्षिणेकडे 
रस्त्याने उजवीकडील घरे घेऊन अलीम अर्कत आईस फॅक्टरीला 
येऊन मिळते . 


अलीम अर्कत आईस फॅक्टरीला उजवीकडे घेऊन पश्चिमेकडे 
रस्त्याने उजवीकडील घरे घेऊन पेठकिल्ला येथील श्रीमती . जयवंती 
ना जाधव यांचा इमला क्र . 3977 ला येऊन मिळते . 
श्रीमती जयवंती ना . जाधव यांचा इमला क्र . 3977 उजवीकडील 
घरे घेऊन किल्ला तटाने घर नं . 3954 ला येऊन मिळते तेथुन 
पुढे श्रीमती घोसावी याचा इमला क्र .53 किल्ला तटाने मशिदीला 
येऊन मिळते . तेथुन उत्तरेकडे बोळातील उजवीकडे घरे घेऊन 
श्री.मजगांवकर इमला क्र . 3836 ला येऊन मिळते . तेथुन रस्ता 
क्रॉस करुन मुळ ठिकाणी मिरकरवाडा जेटीला येऊन मिळते . 
सदर वार्डाची सुरुवात किल्ला येथील भगवती मंदिरने होऊन 
पूर्वकडे म्युनिसिपल हद्दीने उजवीकडे घरे घेऊन श्री हसनमियाँ 
राजपूरकर यांचे घर नं . 3847 ला येऊन मिळते . तेथुन पूढे 
उजवीकडील घरे घेऊन बोळाने श्री . अब्दुल्ला नावडे यांचे घर 
नं . 3842/1 ला येऊन मिळते तेथून पूढे दक्षिणेकडील बोळाने 
उजवीकडील घरे घेऊन श्रीमती हवाबी मुकादम यांचा इमला क्र . 
3876 ला वळसा घालुन किल्ला तटाने पेठकिल्ला येथील रस्ता 
क्रॉस करुन श्री . मटकर यांचा इमला क्र . 3996 ला येऊन मिळते . 


प्रभाग क्र . 

11 - अ 

नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 


प्रभाग क्र . 
11 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 

12 - अ - 
सर्वसाधारण 

महिला 


प्रभाग क्र . 
12 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 
13 - अ - 

नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 


प्रभाग क्र . 

13- ब - 

सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 
14 - अ - 
सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 
14 - ब - 
सर्वसाधारण 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

लाईटहाऊस , 
मालुसरेघाटी , 

तेथुन पूर्वेकडे रस्त्याने उजवीकडील घरे घेऊन मांडवी 80 फुट 
रस्त्यावरील श्री . मांडवकर यांचा इमला क्र . 3653 ला येऊन मिळते . 

भाग्येश्वर 

मंदिर , 

शाळा 

क्र .० ९ दसपट 

वाडी , पाथरे 


प्रभाग क्रमांक 

१५ 
लोकसंख्या 


एकूण - ४ ९ ६१ 

अ.जा - ५४ 


अ.ज ३८ 


- 


प्रभाग क्रमांक 

- १६ 

लोकसंख्या 


एकूण - ४६२७ 

अ . जा १०३ 

अ.ज १६ 


१५ अ 

१५ ब 


१६ अ 

१६ ब 


रत्नागिरी , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


बाग , नाना 

सुर्वे शाळा , 
मांडवी काही 
भाग , 


भडंग नाका , 
गांधी कॉलनी , 

पटवर्धन 


हायस्कूल , 
मारुती आळी 


काही भाग , 
एस.टी. स्टँण्ड , 
कलेक्टर 


कंम्पाऊंड , 

खडपेवठार , 

चवंडेवठार , 

घुडेवठार , दत्त 

मंदिर पाटील 

वाडी 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


जयस्तंभ 

जावकर 

प्लाझा , न.प. 

कार्यालय , 

सिव्हील 

हॉस्पिटल , 

लाला 

कॉम्प्लेक्स , 
गोगटे कॉलेज , 
विश्वेश्वर 

घाटी 

उजवीकडील दक्षिण 

भाग , 

राजिवडा 

बंदर , 

टेक्नीकल 

हायस्कूल , 

चक्री रस्ता 


उत्तर 


पूर्व 


पश्चिम 


श्री.मांडवकर यांचा इमला क्र . 3653 पासून भडंगनाका रस्त्याने 
उजवीकडील घरे घेऊन मांडवी जेटी श्री . रविंद्र सुर्वे यांचे इमला 
क्र . 3654 ला येऊन मिळते . 

श्री . रविंद्र सुर्वे यांचे इमला क्र . 3654 सुरुवात होऊन समुद्र किना 
याने एम डी नाईक इंडस्ट्रिज इमला क्र . 3991 घेऊन समुद्र 
किना - याने लाईट हाऊसला मिळते . 


लाईट हाऊसने सुरुवात होऊन अरबी समुद्र किना - याने भगवती 
मंदिर येथे मुळ ठिकाणी येऊन मिळते . 


सदर वार्डाची सुरुवात मांडवी भडंगनाका येथील शिवलकर यांचा 
इमला क्र . 1564 ला येऊन घुडेवठार रस्त्याचे उजवीकडील घर 
घेऊन तोरण प - याच्या हद्दीने गांधी कॉलनीला येऊन मिळते . 
तेथुन पुढे रस्ता क्रॉस करुन पटवर्धन हायस्कुलला वळसा घालून 
मशिदीला येऊन मिळते . तेथुन रस्ता क्रॉस करुन मारुती आळी 
उजवीकडील घरे घेऊन श्री . शेरे यांचा इमला क्र . 1881 घेऊन 
रामाची आळी श्री . वणजू यांचे इमला क्र . 1913 ला वळसा घालुन 

राम आळी उजवीकडील घरे घेऊन घर नं . 1949 ला येऊन मिळते . 


तेथुन रस्ता क्रॉस करुन जैन मंदिर पासून रस्त्याचे उजवीकडील 
घरे घेऊन कलेक्टर कंम्पाऊंड जयस्तंभाला येऊन मिळते . 


जयस्तंभ ते गोडीबाव घाटीने उजवीकडील घरे घेऊन श्री . लांजेकर 
यांचे घराला येऊन मिळते . तेथुन पूढे रस्ता क्रॉस करुन 
श्री.फर्नाडीस यांचा इमला क्र . 1426 ला येऊन मिळते . तेथुन पुढे 
खडपेवठार राजिवडा रस्त्याचे उजवीकडील घरे घेऊन राजिवडा 
नाक्या जवळील श्री . वस्ता यांचा इमला क्र . 1381 ला वळसा 
घालून दक्षिणेकडे राजिवडा खाडीला येऊन मिळते . 

राजिवडा खाडीने सुरुवात होऊन समुद्र किना - याने मांडवी जेटीला 
येऊन मिळते . 


मांडवी जेटीने सुरुवात होऊन उत्तरेकडे रस्त्याची उजवीकडील घरे 
घेऊन भड़ंगनाका येथील श्री शिवलकर यांचा इमला क्र . 1564 ला 
मुळ ठिकाणी येऊन मिळते . 


सदर वार्डाची सुरुवात गोडीबाव घाटीने श्री . राणे यांच्या सुनंदा 
निवास सुरुवात होऊन पुर्वेकडे रस्त्याचे उजवीकडील घरे घेऊन 
नगर परिषद शिक्षण मंडळाला वळसा घालुन जेलनाका येथील 
दळणवळण विभाग उत्तर इमारती पर्यत येऊन मिळते . 
दळणवळण विभाग उत्तर इमारती सुरुवात होऊन रस्त्याचे 
उजवीकडील घरे घेऊन लाला कॉम्प्लेक्सच्या पिछाडीने 
निवखोलघाटी येथून पठाणघाटीने गोगटे कॉलेजला येऊन मिळते . 
तेथुन मेस्त्री हायस्कूल रोडने उजवीकडील घरे घेऊन श्री . 
सुवर्णदुर्गकर यांचा इमला क्र . 289 ला घेऊन मिळते . तेथून फकीर 
वस्ता यांचे घर घेऊन अलिमियॉ फणसोपकर ( लंडनवाले ) यांचे 
घरापर्यंत पूढे निसार वस्ता , होडेकर , करीम बुडये यांचे घरापर्यंत 
करीम बुडये यांचे घरापासून खाडी किना - याने राजिवडा बंदरपर्यंत 
वस्ता यांच्या शेड पर्यंत 


राजिवडा बंदरावरील श्री . वस्ता यांची शेड इमला क्र . 460 सुरुवात 
होऊन मलबार हॉटेलला येऊन मिळते . तेथुन पुढे रस्ता क्रॉस 
करुन श्री . बावाणे याचा इमला क्र . 1341 घेऊन पश्चिमेकडे 
रस्त्याचे उजवीकडील घरे घेऊन गोडीबाव घाटीचे श्री . राणे यांच्या 
सुनंदा निवास या मूळ ठिकाणी येऊन मिळते . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


प्रभाग क्र . 

15 - अ - 
सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 
15- ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 
16 - अ - 

नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 
16 - ब 
सर्वसाधारण 
महिला 


NO.MUN - 1 / Ratnagiri M.C./Revise Reservation & lottery / 2022 


In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 06th February 2020 the 
amendment order No.SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dated 22th July 2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the draft 
order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said Municipal Council area of the Ratnagiri 
Municipal Council is to be divided and their ward wise total and Scheduled Castes , Scheduled Tribes as well as Backward Class of 
Citizens according to the 2011 Census with population , area , demarcation and map showing the wards , as the case may be , as 
shown in the schedule to the draft order , bearing No.MUN - 1 / Ratnagiri M.C./Revise Reservation & lottery / 2022 , dated 28/07/2022 was 
published as required by the provison to sub - section ( 1 ) of section 10 of the Mahatashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & 
Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Ratnagiri Municipal Council . As no objection received so in 
respect of the said , the Regional Director of Minicipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Munbai , vide 
his letter No. NP - 8 / Election / Ratnagiri / Dt.04 / 08 / 2022 has approved the Draft of reservation of Councillors . Hence , I , Dr.B.N.Patil , 
the Collector of Ratnagiri District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby 
make the following order namely : 


* 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai , 
by his letter No. NP - 8 / Dist . Thane / Raigad / Ratnagiri / Sindhudurg / 703 , dtd.27 th July 2022 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Ratnagiri 
Municipal Council the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizen and General ) as shown below : 


1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


3 


2 . 


4 


5 


Castes . 


The number of Councillors to be elected 


The number of seats to be reserved 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 


SCHEDULE - 7A 

BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


c ) for the Backward Class of Citizen 

The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and General ) 

Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes & Backward Class of 
Citizen as shown in item at sreial number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 

c ) for the Backward Class of Citizen 

Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of seats at serial number 3 minus 
number of seats at serial number 4 ) 


Previous General Election , 1 seat was reserved for Scheduled Caste Women . As per the State Election Commission's order 
No.SEC / MN - 2021 / CR - 10 / W - 6 , dated 27th December 2021 , Para No.9 in current General Election the seat reserved for Scheduled 


Ward No 


Ward No - 1 
Population : 
Total -4944 
S.C. - 233 
S.T. - 26 


Ward 
name if 
any 


NOW , THEREFORE , in excercise of the power conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , dated 06th 
February , 2020 & order No.SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dt.22 / 07 / 2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra read with 
sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 
1965 ) , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District , hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal 
Council area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , Backward Class of 
Citizen and General ) as the case may be , as shown in the Schedule . 


1A 
1B 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) - ६८ - २ 


3. This order shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following the date of this Order . 

SCHEDULE 


Scope of ward 
( Important places , 
areas etc if brief ) 


ORDER 


Palkar hospital , 
Aalim wadi , 
Satyanarayan 
mandir , DSP 
bungalow , 
Ambedkar wadi , 
City Police station , 
Navlai mandir , 
Ganpati mandir , 
Parshuram 
Vidhyamandir 


North 


East 


South 


32 


01 * 
00 

08 

16 


Ward boundry 


The said ward starts from Dr Palkar hospital and meets aalim wadi 
S No 189 within limits of municipal boundary . 


00 

00 


Road leading to Shirgaon Grampanchayat area starts from S No 
189 , goes towards Khalcha fagarwathar and covering northern 
part of sawant nagar drainage and then leading to Ghavali house 
from varcha fagarwathar S No 191/1 . Then covers right side of 
Ambedkarwadi road , DSP bungalow , Ambedkar colony , city police 
station upto rightside of Dhanaji Naka . 

Covers right side of Shri Malavade house to Navalai Mandir area 
and upto S No 352 A1 / 1 while going from Dhanaji naka to 
Radhakrishna Naka . 


04 

12 


Category 
wise 
reservation 
status ( S.C . , 
S.T. and 
women in 
S.C. , S.T. ) 


Ward No.1 - A 
General 
Women 


Ward No.1 - B 

General 


P 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

Starts from Shri Nevagi house covering rightside from subhash 
road to Partawane and meets shri Bhagvat house from there the 
shore line leads to Dr Palkar hospital . 


Ward No - 2 
Population : 
Total - 4710 
S.C. - 259 
S.T. - 86 


Ward No - 3 
Population : 
Total - 4434 


S.C. - 70 

S.T. - 21 


Ward No - 4 
Population : 

Total - 4481 
S.C. - 122 
S.T. - 8 


Ward No - 5 
Population : 
Total - 4364 
S.C. - 233 
S.T. - 72 


Ward No - 6 
Population : 
Total - 4466 
S.C. - 183 
S.T. - 41 


2A 
2B 


3A 

3B 


4A 
4B 


5A 

5B 


6A 
6B 


Varcha 
fagarvathar , Zilla 
Udhoyg Kendra , 
Gavali wada , 
Sanmitranagar , 
cholicha parya , KC 
Jain nagar , Hotel 
Vihar deluxe , 
Desai Highschool , 
Shirke Highschool 


Ekata marg , 
Sansare Garden , 
Keer compound , 
Udyamnagar 
cement Pipe 
factory , Bashtye 
compound , Anant 


sagar Apartment , 
Govt quarters , 
Millat nagar , 
Kismat bakery , 
Chavan 
compound , Some 
part of State bank 
colony . 


Some part of State 
bank colony , 
Nagar Parishad 
colony , Raj nagar , 
Kokan nagar 
MHADA Vasahat 

Phase -1,2,3 and 4 , 


Kokannagar 
Kabrastan . 


Krantinagar slum , 
water filtration 
plant , Salvi stop , 
Some part of 
Chatrapati nagar , 
Ramesh nagar , 
Parase Square , 
swimming pool , 
Truck terminal , 
Kalaratna 

Apartment , 

Gulmohar 

apartment . 


Hotel Venkatesh , 
Maruti mandir , 
Parase square , 
Some part of 
Chatrapati nagar , 
Navalai nagar , ITI , 
Some part of 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


Starts from municipal boundary S No 230 near drainage and 
meets to maruti mandir at fansi from there by road to 
Sanmitranagar via K C Jain nagar to samira apartment in the 
kadhsiddheshwar colony by the road adjoining the mahalaxmi 
apartment on the bridge . 


From samira apartment in the Kadhsiddheshwar colony to HL 
Pathwardhan house . 

From H L Pathwardhan house to maruti mandir , Hotel Gopal 
Ratnagiri - Kolhapur main road , Z P entrance covering rightside . 
From Z P entrance to S No 266 on the right side of police line 
boundary to boundary of S No 266 and 343 to S No 264 
Samantrinagar chowk to Smt . Soloman house No 934 to TCM 
school via saichowk , Kazi house , Ghavliwada road leading to 
dhanaji naka , Mahadwala ghati to back compound of telephone 
office to Ambedkarwadi road . Then on the road leading to the 
Varcha Fagarwathar taking rightside infront of Ghawali house to 
Jadhav house near the varcha Fagarwathar then to the drainage 
leading to sawantnagar . 


Starts from Samantrinagar drainage to Udyamnagar cement pipe 
factory naka to Bashate compound along municipal boundary , to 
road backside of patwardhanwadi upto rightside of Charmalay 
road then Charmalay naka , Charmalay crematorium to 
Maharashtra Jeevan Pradhikaran road to backside of Shri Chitale 
house to rightside of road which meets to National Highway . 
From Maharashtra Jeevan Pradhikaran compound to National 
Highway in front of Gadre bungalow , More house to Gulmohar 
apartment , Millat nagar to the right side of Pride plaza from 
Ratnagiri - Kolhapur main road . 

From Pride plaza on Ratnagiri - Kolhapur main road to right side of 
Arogya mandir , Parkar hospital , maruti mandir , Navkar Enclave . 
Road from Navkar Enclave to Kaadsiddheshwar colony except 
Samira Apartment on the right side of Cholicha Parya upto 
Samantrinagar . 

Starts from Kirtinagar and Ajmerinagar the area within municipal 
boundaries and upto S No 202 eastside of Kokannagar . 

Starts from municipal boundary S No 202 to south corner of S No 
201 to southeast corner of kabrasthan to back road of Indira Awas 
Mhada boundary , Majgaon road to boundary of Indira Awas - 
Municipal colony , Shri Keer house to road leading from 
Maharashtra Jeevan Pradhikaran upto Shri Chitale house . 
From backroad of Chitale house to Charmalay Crematorium upto 
Majgaon road . 


From Charmalay naka to Ajmeri nagar to Shirgaon grampanchayat 
and rightside of municipal boundary . 


It starts from northside of Indira Awas along Sawant house to 
backside of Indira Awas towards water filtration boundary along 
Salvi compound within municipal boundary . 


Along Water filtration centre towards Salvi compound outside 
municipal boundary to Salvi stop , Salvi Nachana link road till 
rightside of Navlai mandir . 

Salvi stop Nachana link road towards Navlai nagar anganwadi 
backside of ramesh nagar to sawant compound along vimalvatika 
boundary to chatrapati nagar garden along road going towards 
shikshan Patpedhi , Nexa showroom except ekdant heights till 
sumedh desai house boundary along Ratnagiri - Kolhapur main 
road including parses square till rightside of kalaratna apartment 
shivajinagar . 


From kalaratna apartment , Millatnagar to Gulmohar apartment 
along More house boundary via right side of road going from state 
highway towards swimming pool , from Westside of Maharashtra 
Jeevan Pradhikaran compound to road going towards nagar 
parishad colony , front of shri Nene house and Indira awas 
boundary till Majgoan road along north boundary rightside of 
Indira awas . 


From Hotel Venkatesh , maruti mandir till Parses square and Nexa 
showroom boundary . 


It starts from Parses square and Nexa showroom boundary , 
eastside of ekdant heights compound along shikshak patpethi 
road till chatrapati nagar garden . From there to Vimalvatika and 
Sawant compound to backside of Rameshnagar , Chatrapatinagar , 
Navlai nagar Anganwadi Nachane road via Soham Vaibhav 


Ward No.2 - A 
General 
Women 


Ward No.2 - B 
General 


Ward No.3 - A 
Backward 
Class of 
Citizen 


Ward No.3 - B 
General 
Women 


Ward No. 4 - A 
General 
Women 


Ward No.4 - B 
General 


Ward No. 5 - A 
Backward 
Class of 

Citizen 


Ward No.5 - B 
General 
Women 


Ward No.6 - A 
General 
Women 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

apartment and Apex Hospital boundary to backside of Greenland 
apartment till road infront of Daji Naglekar house and behind ITI . 
From road infront of Daji Naglekar house and behind ITI along Shri 
Keer and ITI compound boundary towards backside of Satish 
Mestry house , front of MSEB society office till road going to 
Abhydyanagar bus stop via Damale Highschool and kaelekarwadi 
boundary , front of Salvi bungalow SV road to rightside of Shri 
Salgaonkar house infront of east gate of Chatrapati Shivaji 
stadium . 


Ward No - 7 
Population : 
Total - 4485 
S.C. - 102 
S.T. - 49 


Ward No - 8 
Population : 
Total - 5031 
S.C. - 71 

S.T. - 62 


Ward No - 9 
Population : 
Total - 5139 
S.C. - 307 
S.T. - 72 


Ward No - 10 
Population : 
Total - 4995 
S.C. - 63 

S.T. - 15 


74 
78 


7A 


7B 


8A 
8B 


9A 

9B 


10A 
10B 


Abhyudya Nagar , 
Karlekar 


compound , 

Salgaonkar 
compound . 


Hindu colony , 
Karlekar wadi , 

Damale 
Highschool , Some 
part of Abhyudya 
Nagar , Backside of 
ITI campus , 
Sahakar Nagar , 
Surrounding of 
Navalai mandir , 
Ambeshet , Ganesh 
stop Karla , Surve 
compound Karla , 
Rajiwada 
Kabrastan , 
Jijamata Garden , 
Anand nagar . 


residence , Hotel 
Landmark , 

Aadampur , 
Nivkhol . 


Ghokhale naka , 
Dhanaji Naka , 
Urdu School , 
Siddhivinayak 
Apartment , Om 
Enclave 
Apartment , 
Mehtar Chal , 
Mental Hospital 
Superintendents 
house , Ram 
mandir , Maruti 
Mandir . 


Shere naka Shri 
Khandekar house , 
Head post office , 
New Bhaji market , 
Paryachi Ali , Part 
of Tilak Ali , 


South 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -६८-२अ 


West 


North 


Mental hospital , 
Gandhi petrol 
pump , Chatrapati 

Shivaji Maharaj 

stadium , Some 

part of Hindu 
Colony , 

Zhapadekar house , 
Akashwani Kendra , South 
Hon . Collector 


East 


South 


West 


North 


East 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


From Shri Salgaonkar house infront of east gate of Chatrapati 
Shivaji stadium to Public toilet on the north side of Chatrapati 
stadium till right side of Hotel Venkatesh , Maruti Mandir . 

It starts from S V road infront of Hindu colony to Salvi bungalow 
from there on to Karlekarwadi and Damale Highschool compound , 
Damale Highschool Nachane Road , Abhydyenagar bustop , MSEB 
society office to Shri Mestry house and Shri Keeer house 
compound along road behind ITI towards backside of Greenland 
Apartment infront of Daji Nagvekar along boundary of Apex 
Hospital and soham Vaibhav apartment till Nachane Road 
including rightside of Nachane Grampanchayat vahal in municipal 
boundary . 

Nachane Grampanchayat vahal in municipal boundary till nachane 
lake . 

From lake behind nachane navalai mandir to Shri Mankar house , 
Ambeshet along municipal boundary , N P school no 19 , Shri Surve 
house , ganesh stop , karla till rightside of Shri Mhaskar house 
infront of Kabrasthan along municipal boundary . 


It starts from Shri Mhaskar house along boundary of Aadampur 
kabrasthan and Jijamata Udyan to road infront of Hon . Collector 
residence towards Yadav chawl , infront of Dr Pilankar house till 
Shri Shelar house Hindu Colony from there on till rightside of SV 
road in front of Hindu Colony . 


It starts from chaal of Jail naka and mental hospital then it 
proceeds to eastern side Ratnagiri - Kolhapur road right of 
Chatrapati Shivaji Stadium northern public toilet . 

It starts from northern side public toilet of Chatrapati Shivaji 
stadium till Bhaji mandai then towards starting point of Hindu 
colony via Shri Shelar house infront of Hindu colony towards Dr 
Pilankar house at Anand nagar and then right side of Mr 
Zhapadekar house Thiba palace . 

From Mr Zapdekar house along with western side of Akashwani 
Kendra towards the residence of Hon . Collector and from there to 
boundary of Jijamata garden and kabrasthan also from boundary 
of Mr Maldar house to creek then from rightside of shoreline of 
creek taking houses of Mr Karim Budiye , Mohomaad Budiye , 
Salam Solkar , Mr Hodekar and Nisar Wasta . 


From Nisar Wasta house to Alimiya Phansopkar house to Shafi 
Wasta house then Fakir Wasta house road between Gogate 
College to Mestry Highschool through Shivkhol to Pathanghati 
Nivkhol ghati to Jail Naka rightside . 


It starts from shop of Pethe house no 1893 Gokhale naka to 
eastern side taking right side houses to Dhanaji naka then crosses 
the road taking turn to northern side of Urdu school and right side 
to Ambedkarwadi ghati and meet at Siddhivinayak Apartment 
then goes northern backside of Telephone Office and meet at om 
enclave apartment . Then taking southern varachi Mehtar chal to 
eastern side taking turn to Sai Chowk to taking houses on right 
side of Boarding Road and meets at Mrs Saloman house no 934 . 
It starts from Mrs Saloman house no 934 taking right side houses 
of Police headquarters to Mental Hospital Superintendent's house 
no 950 . 


From Mental Hospital Superintendents house no 950 to western 
side 80 foot road taking right side houses and meet at Ram 
mandir . 


It starts from ram mandir meet Janata Sahakari house no 1173 
then crosses the road and meet at Mr Malushtes house no 1912 
then taking right side houses of western side taking turn to maruti 
mandir and meet at Mr Pethe house no 1893 . 


The boundary of said ward starts from house no 2845 of Shri 
Khandekar at sherenaka and towards savarkar chowk to the road 
of tambat ali till Mr Kosumkar house . 


It starts from Mr Kosumkar house to front of head post office 
excluding Ekdant apartment to tambat ali road till Mr Shetye 
house . 


Ward No.6 - B 
General 


Ward No.7 - A 
Backward 
Class of 

Citizen 
Women 


Ward No.7 - B 
General 


Ward No.8 - A 
Backward 
Class of 

Citizen 

Women 


Ward No.8 - B 

General 


- 


Ward No.9 - A 
Scheduled 
Caste 


Ward No.9 - B 

General 
Women 


Ward No. 
10 - A 
Backward 
Class of 
Citizen 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

From Mr Shetye house to house no 1786 of Mr Matondakar shop 
excluding patwardhan highschool left side meet at house no 1831 
B of Mr Karekar in Paryachi ali then from Parya boundary meets at 
Ghudevathar road then meets at house no 1541 of Mr Yashwant 
Bhatkar at Bhadang Naka . 

Ward No. 
10 - B 
General 
Women 

From house no 1541 of Mr Yashawant Bhatkar to Bandar road and 
meets at house no 1562A of Mr Bhute then crosses the highway 
to the rightside of house no 3654 of Mr Mhaskar to taking turn on 
Wagdhare complex meet at rightside of kelkar bol at house no 
3552B then taking murlidhar mandir and house no 3241 of Mr 
Kane to taking houses of right side of northern side of road and 
meet at Vishweshwar apartment then meets at Tilak Smarak 
through its boundary then crosses the Tilak ali road and meet at 
house no 2845 of Mr Khandekar . 


Ward No - 11 

Population : 
Total - 4968 
S.C. - 65 

S.T. - 28 


Ward No - 12 
Population : 
Total - 4893 
S.C. - 33 
S.T. - 1 


Ward No 13 
Population : 
Total - 4618 

S.C. - 1 
S.T. - O 


11A 

11B 


12A 

12B 


13A 

13B 


Ward No - 14 14A 
Population : 
- 14B 
Total - 5113 

S.C. - 25 

S.T. - 10 


Ghanekar Ali , 
Bander Road , 
Murlidhar mandir . 


Pandhara Maad , 

Raymond 

resthouse , 

Ghasarvat , 

Pandhara Samudra 


Zadgaon Slum , 

Veternity Hospital , 

Joshi Paland , 

Kalavati mandir , 

Phatak Highschool , East 
Tilak Ali Ganpati 
mandir , Part of 

Tilak Ali , Tilak 
Smarak , Laghu 
Udhyog vasahat , 
khalchi Ali , Bhairi 
mandir . 


naka , part of 
Murugwada , 


Guesthouse , 

Maritime board . 


Mirkarwada Jetty 

Police chowky , 

Gadre Marine , 
Danda fishery , 
Matsyadyog 
vasahat , kawale 
naka , School No 
10 . 


South 


Bhagavti mandir , 
Bhagavati Bandar , 
Pathan wadi , 
Khadap Mohalla , 
Saamb Mandir , 

Kuran wadi , 
Bhatkar wada , 
Saamb Wadi , 


West 


Lighthouse , 
Malusare Ghati , 
Bhageshwar 


North 


South 


Hanjar ice factory , South 
Murugwada slum , 

Harbour 


West 


North 


East 


West 

North 


East 


South 


West 


North 


East 


The boundary of the said ward starts from the Zadgaon 
Zopadpatti ( slum ) and after taking turn to Veternity Hospital along 
with houses at right side of the shoreline of Partavane river it 
meets to the house no 2708A of Shri Vaidya . 


It starts from house no 2708A of Shri Vaidya and it proceeds along 
with the houses at the right side of subhas road and by taking turn 
to Garden at Laxmi chowk , along with the houses at the rightside 
of Mirya road it meets to Shere naka then after crossing the road 
it meets to Ganpati Mandir at Tilak ali then alongwith the houses 
at the house no 3050 of Shri Y D Joshi then it proceeds towards 
the southern side , it takes turn to the Saw mill of Shri Patel and 
along with the houses in kelkar footway by taking houses at right 
side by 80 foot highway it meets to Mandavi Dongarmal highway . 
Mandavi Dongarmal highway MSEB compound by taking the right 
side houses meets to the Mahadev Apt . 


It starts from Mahadev Apt and proceeds towards northern side 
along with the house of Shri Vilankar and meets to the house of 
Shri Bali Mayekar at Murugwada . Thereafter along the Ghasarvat 
meets to the Khajan and to the original place . 

From House no 3467 of Shri Tawade and towards the eastern side 
it meets to the Khajan ( Kharland ) upto Mirya road . 

It starts from the Khajan ( Kharland ) at Mirya road and it proceeds 
towards southern side and meets to Ghasarvat at Raymond 
Woolen office then after crossing the road along with the house 
of Shri Vidhyadhar Surve at rightside and along the Khajan 
( kharland ) it meets to the house no 3309 of Shri Sharbindre . 
From the house no 3309 of Shri Sharbindre at right side and after 
crossing the road it meets to the house no 3304of Shri Pednekar 
then it proceeds towards the western side and along the footway 
from south side the footway from south side of Hanjar ice factory 
it meets to Murugwada highway by crossing the road from there 
it meets to Pandhara Samudra . 

Pandhara Samudra . 


From Mirkarwada Jetty Police chowky then towards the eastern 
side it meets to port check post naka then after crossing the road 
it meets to public toilet near Hanjar Ice factory then it meets to 
house no 3302 of Rajesh Birje . 


It starts from house no 3302 of Rajesh Birje and it proceeds 
towards southern side and along with the houses at the right side 
of road it meets to Alim Arkat Ice factory . 


From Alim Arkat Ice factory at right side it proceeds towards 
western side and along with the houses at right side it meets to 
the house no 3977 of Smt Jaywanti N Jadhav at pethkilla . 
From house no 3977 of Smt Jaywanti N Jadhav at Pethkilla and 
along the houses at the rightside it meets to house no 53 of Mr 
Ghosavi at Masjid from Killa - tat then it proceeds towards 
northern side and along with houses at right side of footway it 
meets to house no 3836 of Shri Majgaonkar then after crossing 
the road it meets to the original place of jetty at Mirkarwada . 
The boundary of the said ward starts from Bhagvati mandir at killa 
and it proceeds towards the eastern side and along with the 
houses at the right side of municipal border it meets to the house 
no 3847 of Hasanmiya Rajpurkar then along with houses at right 
side of the footway it meets to house no 3876 of Smt Hawabi 
Mukadam it comes along the killa tat at pethkilla and after 
crossing the road it meets to house no 3996 of Shri Matkar then it 
proceeds towards eastern side and along with the houses at right 
side of Mandavi 80 foot highway it meets to house no 3653 of Shri 
Mandavkar . 

It starts from house no 3653 of Shri Mandavkar and along with 


Ward No. 
11 - A - 
Backward 
Class of 


Citizen 
Women 


Ward No. 
11 - B - 
General 


Ward No. 

12 - A - 
General 
Women 


Ward No. 

12 - B 
General 


Ward No. 
13 - A 
Backward 
Class of 
Citizen 
Women 


Ward No. 

13 - B 
General 


Ward No. 

14 - A 
General 
Women 


Ward No. 

14 - B 
General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

the houses at right side of Bhadang naka road it meets house no 
3654 of Shri Ravindra Surve at Mandavi Jetty . 

mandir , School No. 
9 , Daspat wadi , 
Patre Garden , Part 
of Mandavi . 


Ward No - 15 
Population : 
Total - 4961 
S.C. - 54 
S.T. - 38 


Ward No - 16 
Population : 
Total - 4627 
S.C. - 103 
S.T. - 16 


15A 
15B 


16A 

16B 


Bhadang naka , 
Gandhi Colony , 
Patawardhan 
Highschool , part of 
maruti ali , ST 
stand , Collector 
compound , 
Khadpevathar , 
Chavandevathar , 
Ghudevathar , 
Datta Mandir , Patil 
wadi . 


South 


Ratnagiri , 

Dated : 4th August 2022 . 


West 


North 


East 


South 


West 


Jaistambh , Javkar 
Plaza , Nagar 

Parishad Office , 

Lala complex , Civil 

hospital , Gogate 
college , right side East 
of Vishveshwar 
ghati , Rajiwada 
Bandar , Technical 
highschool , Chakri 
Rasta . 


North 


South 


West 


It starts from house no 3654 of Shri Ravindra Surve and along the 
sea shore it comes to the house no 3991 of M D Naik industrial 
and along with the sea shore it meets to light house . 

It starts from lighthouse along the seashore of Arabian sea it 
meets to the original place at Bhagvati Mandir . 

The boundary of the said ward starts from house no 1564 of Shri 
Shiwalkar at Bhadangnaka Mandavi and along with the houses at 
the right side of Ghudevathar road along the boundaries of 
Cholicha Parya it comes to the Gandhi colony then after crossing 
the road by taking turn to Patwardhan school it comes to Masjid 
then after crossing the road along the houses at right side of 
maruti ali it comes to House no 1881 of Shri Shere and after taing 
turn to the house no 1913 of Shri Vanaju at Ram ali and along 
with the houses at right side of Ram ali it meets to the house no 
1941 then by crossing road from jain mandir along with the 
houses at right side of road it meets Collector office compound at 
Jaistambh . 


From Jaistambh to Godibhav Ghati and along with the houses at 
right side it meets to house of Shri Lanjekar then after crossing 
the road it meets house no 1426 of Shri Fernandes then it 
proceeds to Khadape vathar , Rajivada road and along with the 
houses at right side it comes to house no 1381 of shri Wasta at 
Rajivada naka and by taking turn it meets towards southern side 
at rajivada creek . 

It starts from rajiwada creek and along with the sea shore it meets 
mandavi jetty . 


From mandavi jetty and along houses at right side towards 
northern side it meets to the original place at Bhadangnaka at 
house no 1564 of Shri Shiwalkar . 


The boundary of the said ward starts from the house Sunanda 
Nivas of Shri Rane at Godibav Ghati and along with houses on 
road towards eastern side and after taking turn on nagar parishad 
shikshan mandal it meet to telecommunication department north 
building at jail naka . 


From telecommunication department north building and along 
with houses at right side from backside of Lala complex along with 
nivkhol ghati , Pathanghati it comes to Gogate college then along 
with Mestry highschool road and along with house of rightside 
road it meets to house no 289 of Suvarna Durgakar then along 
with taking Fakir Wasta house Alimiya Phansopkar house then 
further till Shri Hodekar , Karim Budiye house . 

From Karim Budiye house boundary along with the shoreline of 
the creek till the shed of shri Wasta at Rajiwada Bandar . 

It starts from house no 460 the shed of Shri Wasta at Rajiwada 
Bandar and it meets to Hotel Malbar then after crossing the road 
along with the house no 1345 of Mr Bavane and on western road 
alongwith house at rightside it meets to original place of house 
Sunanda Niwas of Shri Rane at Godibav . 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri . 


Ward No. 
15 - A 
General 
Women 


Ward No. 

15 - B 
General 


Ward No. 

16 - A 
Backward 
Class of 
Citizen 


Ward No. 
16 - B 
General 
Women 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -7 ब 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडून 


क्रमांक : नपाप्र -1 / चिपळूण न.प. / सुधारीत आरक्षण सोडत / 2022 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 / का .6 , दिनांक 06/02/2020 
व 
क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का .6 , दिनांक 22/07/2022 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे 
कलम 10 , पोटकलम ( 1 ) खाली रत्नागिरी जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे चिपळूण नगरपरिषद 
जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या , क्षेत्र , सीमांकन व नकाशा यासह ठेवण्यात येईल ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र- 1 / चिपळूण 
न.प. / सुधारीत आरक्षण सोडत / 2022 , दिनांक 28/07/2022 च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) च्या कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन 03 हरकती / आक्षेप प्राप्त 
झाले आहेत . त्याअनुषंगाने , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई 
यांनी पत्र क्र . नपा- 8 / निवडणूक / रत्नागिरी / 723 , दिनांक 04/08/2022 अन्वये प्रारुप प्रभाग रचनेस व सदस्यपदांचे आरक्षणास मान्यता दिलेली 
आहे . त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम ( 1 ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .40 ) च्या कलम 9 , पोट कलम ( 2 ) अन्वये , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण 
भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या क्रमांक नपा- 8 नपा -8 / जि . ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग / 703 , दिनांक 27 जुलै , 2022 रोजीच्या आदेशान्वये 
त्यांनी चिपळूण नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा खालीलप्रमाणे निश्चित केल्या आहेत . 
निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

1 

2 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 


* 


3 

4 


5 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


01 * 

00 

07 

महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

14 

उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 


( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


28 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या 
जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


01 

00 

04 

09 


मागील निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती करीता 1 जागा आरक्षित असल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत 
आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का -6 , दि . 27/12/2021 मधील परिच्छेद क्र . 9 नुसार या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदर जागा अनुसूचित 

जाती महिलेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे . 


2 . 

त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नपा -2020 / प्र.क्र .1 / का -6 , 
दि . 06/02/2020 , सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का -6 , दि . 22/07/2022 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , 
रत्नागिरी याव्दारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील 
महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

3. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

प्रभागाची व्याप्ती ( प्रभागाची थोडक्यात महत्त्वाची 
ठिकाणे / परिसर / नगरे इ . नमुद करावीत ) 


प्रभाग क्रमांक 


1 

प्रभाग क्रमांक- 1 
एकूण लोकसंख्या 


4322 
अ.जा. - 82 
अ . ज . - 0 


प्रभाग क्रमांक - 2 
एकूण लोकसंख्या 

4298 

अ.जा.- 193 

अ.ज.- 14 


प्रभाग क्रमांक- 3 
एकूण लोकसंख्या 


3802 
अ.जा.- 20 

अ.ज.- 14 


प्रभाग क्रमांक - 4 
एकूण लोकसंख्या 
3571 


अ.जा.- 183 
अ.ज.- 5 
प्रभाग क्रमांक - 5 
एकूण लोकसंख्या 

3699 
अ.जा.- 296 

अ . ज.- 4 
प्रभाग क्रमांक- 6 
लोकसंख्या 
3616 

एकूण 


अ.जा.- 241 
अ.ज.- 55 


प्रभाग क्रमांक - 7 
एकूण लोकसंख्या 

3780 

अ.जा.- 253 
अ.ज.- 15 


प्रभागाचे 
नाव 

असल्यास 


2 


3 

पेठमाप बुरटे आळी गांधी घराजवळील सार्वजनिक 
शौचालय ते तांबट आळीकडून वाशिष्ठी नदी ते 
तांबटआळी ते कोयना रस्ता करमाळे घर ते बाजारपूल 
जोगळे घर , पेठमाप बौध्दवाडी , पालोजी मोहल्ला , 
बाजारपूल ते पटेल सॉ मील , पेठमाप मुकादम मोहल्ला 
गणेशवाडी , शिवनेरी चौक ते बुरटेआळी . 

कन्याशाळा , वडनाका ते सुतार घर राऊत आळी ते 
कन्याशाळा , पाथरे घर ते फैयाज देसाई घर ते दर्गाकडून 
पेडणेकर घर सोनार आळी ते आवले घर , इंदिरा गांधी 
सांस्कृतिक केंद्र ते मार्कंडी चौक ते कोयना रस्त्याने 
केंद्रापर्यंत , मार्कंडी पवार घर ते रामेश्वर नगर तिठा 
घोरपडे घर , पवार आळी बेंदरकर आळी , ओवले गल्ली 
वाणीआळी , दादर मोहल्ला , बेबल मोहल्ला ते मातंग 
समाज वसाहत . 


मुरादपूर मिठागरी मोहल्ला , कुंभारवाडी , गांधारेश्वर चौक 
ते गणपती मंदिर ते रामेश्वरनगर रामतीर्थ तलाव ते 
शंकरवाडी तिठा परिसर आणि शंकरवाडी तिठा डावी बाजू 
ते वरची व खालची भोईवाडी . 


शंकरवाडी तिठा उजवी बाजू ते डांगे घर परिसर ते राहूल 
गार्डन ते गांधीनगर काही भाग , भारतीय समाजसेवा केंद्र 
ते मार्कंडी जांभळेवाडी , ते स्वामी मठ परिसर ते गजानन 
सॉ - मिल डावी बाजू परिसर . 


साने हॉस्पिटल ते उजवी बाजू , कराड रोड ते पूर्वा विभाग 
सोसायटी ते जिव्हाळा बाजार ते चिपळूणकर अपार्टमेंट 
डावी बाजू बांदल हायस्कूल ते परांजपे अपार्टमेंट ते वांगडे 
मोहल्ला ते गांधीनगर काही भाग . 


राधाकृष्ण नगर , बहादुरशेख नाका ते सावर्डेकर घर ते 
आतमध्ये अभ्यंकर घर ते मुंबई - गोवा हायवे , हॉटेल 
शालोम ते कराड रोड भिडे दुकान ते सावर्डेकर अपार्टमेंट , 
कराड रोड , आय सी आय सी आय बँक ते परकार चाळ 
ते कानिटकर घर परिसर , देसाई हॉस्पिटल ते कराड रोड , 
परकार चाळ ते देवधर हॉस्पिटल , पीडब्ल्यूडी वसाहत 
मुंबई - गोवा हायवे , मार्कंडी रेडीज घर ते देवधर हॉस्पिटल 
ते आतील बाजूने बेबल कॉलनी . 

खंड डॉ यतिन जाधव क्लिनीक ते नपा इमारत , ते चिंच 
नाका भोंगाळे भोसले घर ते शिवनदी खडस मॉल ते 
मार्कंडी शब्दशिल्प ते बापटआळी वडनाका डावी बाजू , ते 
चिंचनाका , रॉयलनगर कांबळी घर ते प्रभातरोड परांजपे घर 
ते कराड रोड चिंचनाकापर्यंत डावी बाजू तसेच भोंगाळे 
महावीर मार्केट ते रॉयलनगर काही भाग , साईमंदीर ते 
तमन्ना आवटी घर ते प्रकाश भिडेघर जूने बादशहा गॅरेज 
ते साईमंदीर ते घाग दुकान ते शिवाजीनगर स्टँड परिसर . 


प्रभागाची सीमा 


4 

उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- गोवळकोट रोड 
बौध्दवाडी परिसर 
पूर्व- वाशिष्ठी नदी 
पश्चिम- गोवळकोट रोड 


उत्तर - जुना कोयना रस्ता 
दक्षिण- कन्याशाळा रोड 
उजवी बाजू 
पूर्व- मार्कंडी 

पश्चिम- शिवनदी 


उत्तर - वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- रामतीर्थ तलाव 
परिसर 
पूर्व- शंकरवाडी परिसर 
पश्चिम- मिठागरी 
मोहल्ला 


उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- कराड रोड 
पूर्व- गांधीनगर परिसर 
पश्चिम- मार्कंडी डिगी 
पाली 


उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- कराड रोड 
पूर्व- वांगडे मोहल्ला 
पश्चिम- बागडेवाडी 


उत्तर- गुहागर विजापूर 
हायवे 
दक्षिण मुंबई - गोवा 
हायवे 


पूर्व- बहादुरशेख नाका 
पश्चिम- डॉ . देवधर घर 


उत्तर- गुहागर विजापूर 
हायवे 
दक्षिण- मुंबई - गोवा 
हायवे 
पूर्व- बेबल कॉलनी 
परिसर 

पश्चिम- चिंचनाका 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी जसे अ.जाती / 


अनु . 

जमाती , 

ना.मा.प्र . व स्त्रियांसाठी 

( अनु . जाती / अनु . 

जमाती / ना.मा.प्र . स्त्रियां 

साठी धरून ) 


5 

प्रभाग क्र . 1 - अ 
सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र . 1 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 2 - अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 

2- ब 
सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र . 3 - अ - 
सर्वसाधारण महिला , 


प्रभाग क्र . 3 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 4 - अ - 
सर्वसाधारण महिला 
प्रभाग क्र . 4 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 5- अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 
प्रभाग क्र . 5- ब - 
सर्वसाधारण 
प्रभाग क्र . 6 - अ - 
सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र . 6 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 7 - अ 
सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र . 7 - ब - 
सर्वसाधारण 


१५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

प्रभाग क्रमांक- 8 
एकूण लोकसंख्या 

3918 

उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- बावशेवाडी 
नगरपालिका परिसर 
पूर्व- शिवनदी 
पश्चिम- कांगणेवाडी 
परिसर 

अ.जा.- 318 

अ.ज. - 5 


प्रभाग क्रमांक- 9 
एकूण लोकसंख्या 


4051 

अ.जा.- 0 

अ.ज.- 10 
प्रभाग क्रमांक- 10 
एकूण लोकसंख्या 


4192 
अ.जा.- 36 
अ . ज . - 0 
प्रभाग क्रमांक- 11 
एकूण लोकसंख्या 


4129 
अ.जा.- 106 
अ . ज . - 0 


प्रभाग क्रमांक- 12 
एकूण लोकसंख्या 

3518 


अ.जा.- 110 
अ.ज.- 71 


प्रभाग क्रमांक- 13 
एकूण लोकसंख्या 

3960 

अ.जा.- 136 
अ.ज.- 13 
प्रभाग क्रमांक- 14 
एकूण लोकसंख्या 

4283 


अ.जा.- 138 
अ.ज. - 15 


रत्नागिरी , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


बाजारपेठ पूल जुना ऑक्ट्राय नाका , बॅ . नाथ पै चौक ते 

रंगोबा साबळे रोड चिस्ती घर ते सोन्या मारुती मंदीर 
परिसर ते सर्व खाटीक आळी , सावंत आळी परिसर खंड 
अनिल हटकर घर ते दुर्गा आळी ते वासूरकर घर ते 
अनिल हटकर घरापर्यंत , देना बँक ते गांधी चौक ते 
विश्वास चितळे दुकान ते देना बँक , अक्षरधाम ते बॅ . नाथ 
पै चौक ते रंगोबा साबळे रोड ते अक्षरधाम अपार्टमेंट , खंड 
दोन्ही बावशेवाडी नपा हद्द , खेंड मिरगल घर ते जागुष्टे 
पाखाडी डावी बाजू अशोक गांधी घरापर्यंत . 
गोवळकोट रोड , आझादनगर ते एन्रॉय बायपास रोड ते 
चरापर्यंत , गोवळकोट रोड पूर्ण दोन्ही बाजू , चर ते 
गोवळकोट गाव , ढवण नाक्या पर्यंत , उक्ताड स्मशानभुमी 
डावी बाजू मच्छी मार्केट ते दलवाई हॉस्पीटल ते 
बाजारपूलापर्यंत . 


गोवळकोट चर ते गोवळकोट धक्का पूर्ण , गोवळकोट 
धक्का ते मस्जिदी अगोदरची पाखाडी , शिंदेवाडी , 
करंजेश्वरी मंदिर परिसर ते भैरवकरवाडी 


उक्ताड वेस्वीकर घर , गुहागर नाका मराठी शाळा 
नगरपरिषद हद्द , कानसेवाडी , धान्य गोदाम कानसेवाडी 
नगरपरिषद हद्द ते उक्ताड शाळ , धान्य गोदाम ते 
चौकी , भाटकर मोहल्ला , मापारी मोहल्ला , मश्चिमार्केट 
सावंत हॉटेल ते जोगळेकर गादी कारखाना ते नाथ पै 
चौक ते भेंडी नाका , परांजपे हायस्कूल ते सावले घर ते 
मारुती मंदिर ते भेंडीनाका , हनुमान मंदीर ते पटेल घर ते 
मेहेंदळे घर , जागुष्टे पाखाडी ते संसारे तिठा ते गांधी 
पाखाडी , अशोक गांधी घर ते विठ्ठल मंदिर , भेंडी नाका 
खेंड चौकी . 


खंड अमेयनगर , भोसले घर ते भोगाळे व सिध्दी 
अपार्टमेंट ते रिध्दी - सिध्दी अपार्टमेंट ते शिवनदीपर्यंत . 
बावशेवाडी काही भाग , विरेश्वर मंदिर ते विरेश्वर 
तलावपर्यंत , लाहिम घर ते विजय डोळस घर ते बेबल , 
एसटी स्टँड ते मोडक चाळ , पॉवर हाऊस सावरकर चौक 
ते गंगा शंकर पॅलेस , विरेश्वर कॉलनी परिसर ते दत्तमंदिर , 
पोलिस लाईन दादाभाई टॉवर , डॉन रेसिडेन्सी सागर प्रेस ते 
माटे सभागृह पाग , परांजपे स्कीम , पागमळा . 
रावतळे दोन्ही बाजू परिसर हॉटेल ओअॅसीस ते प्रज्योत 
अपार्टमेंट ते कॉलेज ते मतेवाडी , ओझरवाडी ते 
शिवाजीनगर , प्रांत ऑफीस , किरण विहार संकुल ते 
बौध्दवाडी काही भाग . 


पाग बौध्दवाडी काही भाग ते पाग झरीजिदय सोसायटी , 
यादव चाळ ते पॉवरहाऊस ते मुंबई गोवा हायवे रेस्ट 
हाऊसपर्यंत डावी बाजू सर्व कास्करआळी , उघडा मारुती 
परिसर , गोरीवले आळी , रानडे आळी , भगवा चौक परिसर , 
जोशी आळी , कृष्णेवर मंदीर परिसर , सुकाई मंदिर 
परिसर , भागवत घर ते सुतारआळी नगरपरिषद गार्डन ते 
पागनाका परिसर . 


उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण - वाशिष्ठी नदी 
पूर्व- पेठमाप 

पश्चिम- गोवळकोट गांव 


उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण - वाशिष्ठी नदी 
पूर्व- गोवळकोट रोड 
पश्चिम- गोवळकोट 


उत्तर- वाशिष्ठी नदी 
दक्षिण- कानसेवाडी 
पूर्व- भेंडीनाका परिसर 
पश्चिम- उक्ताड 
नगरपालिका परिसर 


उत्तर- भोगाळे 
दक्षिण- पागनाका 
पूर्व- मुंबई - गोवा हायवे 
पश्चिम- खंड 
महालक्ष्मीनगर 


उत्तर- मुंबई - गोवा हायवे 
दक्षिण - रावतळे डोंगर 


भाग 

पूर्व- बहादुरशेख 
पश्चिम - पाग बौध्दवाडी 
उत्तर- मुंबई - गोवा हायवे 
दक्षिण- पाग भाग 
पूर्व- पाग बौध्दवाडी 
परिसर 

पश्चिम- पाग 
नगरपरिषद परिसर 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


प्रभाग क्र . 8 - अ - 
अनुसूचित जाती महिला , 


प्रभाग क्र . 8- ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 9- अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग 
प्रभाग क्र . 9 - ब - 
सर्वसाधारण महिला 
प्रभाग क्र . 10 - अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग 
प्रभाग क्र . 10 ब - 
सर्वसाधारण महिला 
प्रभाग क्र . 11 - अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 
प्रभाग क्र . 11 ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 12 - अ - 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 


प्रभाग क्र . 12 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 13 - अ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 
प्रभाग क्र . 13 - ब . 
सर्वसाधारण 
प्रभाग क्र . 14 - अ 
सर्वसाधारण महिला , 

- 


प्रभाग क्र . 14 - ब - 
सर्वसाधारण 


NO.MUN - 1 / Chiplun M.C./Revise Reservation & lottery / 2022 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 06th February 
2020 & the amendment order No.SEC / NPA - 2021 / CR . 10 / WS - 6 , dated 22th July 2022 of the State Election 
Commissioner , Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards 
into which the said Municipal Council area of the Chiplun Municipal Council is to be divided and their ward wise 
total and Scheduled Castes , Scheduled Tribes as well as Backward Class of Citizens according to the 2011 
Census with population , area , demarcation and map showing the wards , as the case may be , as shown in the 
schedule to the draft order , bearing No.MUN - 1 / Chiplun M.C./Revise Reservation & lottery / 2022 , dated 28/07/2022 
was published as required by the provison to sub - section ( / ) of section 10 of the Mahatashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats & Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Chiplun Municipal 
Council . As 03 objections received so in respect of the said , the Regional Director of Minicipal Administration & 
Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Munbai , vide his letter No. NP - 8 / Election / Ratnagiri / 723 , 
Dt.04 / 08 / 2022 has approved the Draft of reservation of Councillors . Hence , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of 
Ratnagiri District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , 
hereby make the following order namely : 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


3 


WHEREAS , the Regional Director of Minicipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan 
Division , Navi Mumbai , by his order No. NP - 8 / Dist.Thane / Raigad / Ratnagiri / Sindhudurg / 703 , dtd.27 July 2022 
issued under Sub - Section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial 
Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Chiplun Municipal Council , the number of councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizen and General ) as shown below : 

1 

The number of Councillors to be elected 

28 


4 


SCHEDULE - 7A 

BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


DRAFT ORDER 


The number of seats to be reserved 

a ) for the Scheduled Castes 

b ) for the Scheduled Tribes 

for the Backward Class of Citizen 

The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen 
and General ) 


a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 

c ) for the Backward Class of Citizen 


th 


Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizen as shown in item at serial number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under 


5 Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


01 * 

00 

07 

14 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) ६८ - ३ 


01 

00 
04 

09 


Previous General Election , 1 seat was reserved for Scheduled Castes . As per the State Election 
Commission's order No.SEC / MN - 2021 / CR - 10 / W - 6 , dated 27th December 2021 , Para No.9 in current General 
Election the seat reserved for Scheduled Caste ( Women ) . 


2. NOW , THEREFORE , in excercise of the power conferred on me by Order No._SEC / MN - 2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , 
dated 06th February , 2020 & order No.SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dt.22 / 07 / 2022 of the State Election 
Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District , 
hereby fix the number and extent of the wards into which the said Nagar Parishad area shall be divided and 
specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Women 
( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and General Women ) as the case may 
be , as shown in the Schedule . 


3. This order shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following the date of 
this Order . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


( Ward No ) 


1 
Ward No.- 1 
Population - 
4322 

SC - 82 
ST - 0 


Ward No.- 2 
Population - 
4298 

SC - 193 
ST - 14 


Ward No.- 3 
Population - 
3802 

SC - 20 
ST - 14 
Ward No.- 4 
Population - 
3571 
SC - 183 
ST - 5 


Ward No.- 5 
Population - 
3699 
SC - 296 
ST - 4 


Ward No.- 6 
Population - 
3616 

SC - 241 
ST - 55 


Ward No.- 7 
Population - 
3780 

SC - 253 
ST - 15 


Ward No.- 8 
Population - 
3918 


SC - 318 
ST - 5 


Name 
of the 
Ward 
No. if 

any 


2 


SCHEDULE 


Scope of the ward 

( Important place of the ward , / Campus / Towns Etc ) 


2 

PethmapBurate Ali Near Gandhi House , Public Toilet 
To Tambat Ali From Vashishithi River , To Tambat Ali To 
Koyana Road , Karmale House To Bazarpool Jogale 
House , Pethmap Bouddhawadi , Paloji Mohalla , 
Bazarpool to Patel Saw - Mill , Pethmap Mukadam 
Mohalla , Ganeshwadi , Shivneri Chowk to BurateAli . 
Kanya School , Vadnaka To Sutar House Raut Ali To 
Kanya School , Pathare House To Faiyyaj Desai House 
To Near Darga Pednekar House Sonar Ali To Aawale 
House , From Indira Gandhi Cultural Center To 
Markandi Chowk To Koyana Road to the Center , 
Markandi Pawar House To Rameshwar Nagar 
TithaGorpade House , Pawar Ali , Bendarkar Ali , Aawale 
Galli Vani Ali , Dadar Mohalla , Bebal Mohalla To 
Matang Samaj Vasahat . 


MuradpurMithagari Mohalla , Kumbharwadi , 
Gandhareshwar Chowk To Ganapati Temple To 
Rameshwar Nagar Ramtirth Lake To 

ShankarwadiTitha Area and Shankarwadi Titha Left 
Side to Upper and Lower Boiwadi . 
Shankarwadi Titha Right Side To Dange House Area to 
Rahul Garden To Parts of Gandhinagar , Bhartiy Samaj 
Seva Kendra To MarkandiJambhalewadi , to Swami 
Math Area To Gajanan Saw - Mill Left Side Complex . 


Sane Hospital To Right Side , Karad Road To Purva 
Vibhag Society To Jivhala Bazar to Chiplunkar 
Apartment Left Side , Bandal High School To Paranjape 
Apartment To Wangade Mohalla To Parts of 
Gandhinagar . 


Radha Krishna Nagar , Bahadurshaikh Naka To 
Sawardekar House To Abhyankar House inside to 
Mumbai - Goa Highway , Hotel Shalom to karad Road 
Bhide Shop To Sawardekar Apartment , Karad Road , 
ICICI Bank To Parkar Chowl to Kanitkar House 
Complex . Desai Hospital To Karad Road , Parkar 
Chowl To Devdhar Hospital , PWD Colony Mumbai - Goa 
Highway , Markandi Redij House To Devdhar Hospital 
to Bebal Colony on the inside . 

KhendDr . Yatin Jadhav clinik to NP Building , to 
Chinchnaka Bhongale Bhosale House to Shiv River 
Khadas Mall to Markandi Vocabulary To Bapat Ali 
Vadnaka Left Side , to Chinchnaka , Royal Nagar 
Kambali House to Prabhat Road Paranjape House 
From Karad Road to Chinchnaka on the left and 
Bhongale Mahavir Market they are part of the Royal 
Nagar . Sai Temple to Tamanna Awati House to 
Prakash Bhide House old Badshah Garage to Sai 
Temple to Ghag Shop To Shivaji Nagar Stand area . 


Bazarpeth pool old Octroy Naka , Ba . Nath Pai Chowk 
to RangobaSabale Road from Chisti House to Sonya 
Maruti Mandir Premises to Khatik Aali , Sawant Aali 
Area Khend Anil Hatkar House To Durga Aali From 
Vasurkar's House to Anil Hatkar's House , Dena Bank 
to Gandhi Chowk to Vishwas Chitale Shop to Dena 
Bank , Akshardham to Ba . Nath Pai Chowk to Rangoba 
Sable Road to Akshardham Apartment , Khend Both 
Bavshewadi Municipal Boundaries , From Khend Mirgal 
Ghar to Jagushte Pakhadi on the left side to Ashok 
Gandhi Ghar . 


Description of boundary of 
the Ward 


4 

North - Vashishithi River 
South- Gowalkot Road 
Bouddhawadi Area 
East - Vashishithi River 
West -Gowalkot Road 


North - Old Koyana Road 
South - Kanya School Road 
Right Side 

East -Markandi 
West - Shiv River 


North -Vashishithi River 
South - Ramtirth Lake Area 
East- Shankar wadi Area 
West - Mithagari Mohalla 


North -Vashishithi River 
South - Karad Road 
East - Markandi Digi Pali 
West - Gandhinagar Area 


North -Vashishithi River 
South Karad Road 
East - Wangade Mohalla 
West -Bagadewadi 


North - Guhagar - Vijapur 
Highway 

South Mumbai - Goa 
Highway 

East Bahadurshaikh Naka 
West Dr.Devdhar House 


— 


North -Guhagar - Vijapur 
Highway 

South - Mumbai - Goa 
Highway 
East - Bebal Colony 
West Chinchnaka 

—— 


North - Vashishiti River 
South -Bavshewadi NP 
Premises 


East Shiv River 
West - Kangnewadi 
Premises 


- 


Reservation 
Category , 

SC , ST , BCC 
and Women 
( including 
women in 
SC , ST BCC 
Category ) 
5 
Ward No.1 - A 


General 

Women 


Ward No. 1 - B 
General 


Ward No.2 - A 
Backward 
Class of 
Citizen 

Ward No.2 - B - 
General 

Women 


Ward No.3 - A 

General 

Women 

Ward No.3 - B 

General 

Ward No.4 - A 

General 
Women 


Ward No.4 - B 
General 

Ward No.5 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 
Women 

Ward No.5 - B 
General 


Ward No.6 - A 

General 

Women 

Ward No.6 - B 
General 


Ward No.7 - A 

General 

Women 


Ward No.7 - B 
General 


Ward No.8 - A 
Scheduled 

Caste Women 


Ward No.8 - B 
General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

Ward No.- 9 
Population - 
4051 

Gowalkot Road , Aazad Nagar From Enron Bypass 
Road to Char , Gowalkot Road full on both sides , Char 
to Gowalkot Goan , To Dhavan Naka , Uktad Cemetery 
on the left , from Fish Market to Dalwai Hospital to 
Bazarpool . 

North -Vashishiti River 
South -Vashishiti River 
East -Pethmap 

West - Gowalkot Goan 


SC - 0 

ST - 10 


Ward No. 
10 
Population - 
4192 
SC - 36 
ST - 0 


Ward No. 
11 
Population - 
4129 
SC - 106 
ST - 0 


Ward No. 
12 
Population - 
3518 

SC - 110 
ST - 71 


Ward No. 
13 
Population - 
3960 

SC - 136 
ST - 13 


Ward No. 
14 
Population - 
4283 

SC - 138 
ST - 15 


Gowalkot Char to Gowalkot Dhakka complete , 
Gowalkot Dhakka to Pakhodi before Masjid , 
Shindewadi , Karnajeshwari Temple Complex to 
Bhairavkar wadi . 


Uktad Vesvikar House , Guhagar Naka Marathi School 
Municipal Council Area , Grain Ware house 
Kanasewadi Municipal Council Area to Uktad School . 
Grain Ware house to Chowki , Bhatkar Mohalla , Mapari 
Mohalla , Fish Market Sawant Hotel to Joglekar 
Mattress Factory to Nath Pai Chowk to Bhendinaka . 
Paranjape High School to Sawale House to Maruti 
Temple to Bhendinaka . Hanuman Temple to Patel 
House to Mehendale House , JagushtePakhadi to 
Sansare Titha to Gandhi Pakhadi , Ashok Gandhi House 
to Vitthal Temple . Bhendi Naka Khend Chowki . 
Khend Amey Nagar , Bhosale House To Bhogale and 
Siddhi Apartment from Riddhi - Siddhi Apartment to shiv 
River . Some parts of Bavshewadi . From Vireshwar 
Temple to Vireshwar lake , Lahim House to Vijay Dolas 
House to Bebal , S.T. Stand to Modak Chowl , Power 
House Sawarkar Chowk to Ganga Shankar Palace , 
Vireshwar Colony Complex to Datt Temple , Police Line 
Dadabhai Tower , Don Residency Sagar Press to Mate 
Hall Pag , Paranjape Scheme , Pagmala . 

Premises on both sides of Rawtale Hotel Oyasis to 
Prajyot Apartment to College to Matewadi , Ozarwadi to 
Shivaji Nagar , Provincial Office , Kiran Vihar Sankul that 
part of Bouddhawadi . 


Part of Pag Bouddhawadi to Pag zarijidd Society , 
Yadav Chawl to Power House From Mumbai - Goa 
Highway Rest House Left Side , all Kaskaraali , Ughada 
Maruti Temple Area , Gorivale Ali , Ranade Ali , Bhagwa 
Chowk Area , Joshi Ali , Krushneshwar Temple Area , 
Sukai Temple Area , Bhagawat House to Sutar Ali , NP 
Garden to Pag Naka Area . 


Ratnagiri , 

dated the 4th August 2022 


भाग एक - अ ( को . वि . पु . ) ६८ - ४ 


North -Vashishiti River 
South -Vashishiti River 
East -GowalkotRoad 
West -Gowalkot 


North -Vashishiti River 
South -Kanasewadi 

East Uktad NP Premises 
West - Bhendi Naka 

complex 


North - Bhogale 
South Pagnaka 

East Mumbai - Goa 
Highway 

West - Khend Mahalaxmi 
Nagar 


- 


North Mumbai - Goa 
Highway 

South - Ravtale Hill Area 

East Bahadurshaikh 
West -Pag Bouddh wadi 


- 


North - Mumbai - Goa 
Highway 

South - Pag Area 
East - Pag Bouddhawadi 
Area 

West -Pag NP Area 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri . 


Ward No. 9 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 

Ward No.9 - B - 

General 

Women 


Ward No.10 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 

Ward No.10 - B 

General 

Women 

Ward No.11 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 

Women 


Ward No.11 - B 

- General 


Ward No.12 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 

Women 


Ward No.12 - B 

- General 


Ward No.13 - A 

Backward 

Class of 

Citizen 

Women 


Ward No.13 - B 

General 

Ward No.14 - A 


General 

Women 


Ward No.14 - B 

- General 


१ ९ 


२० 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 / का .6 , दिनांक 06/02/2020 व 
क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का .6 , दिनांक 22/07/2022 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 
10 , पोटकलम ( 1 ) खाली रत्नागिरी जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे राजापूर नगरपरिषद जितक्या 
प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 
च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या , क्षेत्र , सीमांकन व नकाशा यासह ठेवण्यात येईल ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र -1 / राजापूर न.प. / सुधारीत 
आरक्षण सोडत / 2022 , दिनांक 28/07/2022 च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) च्या कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे 
उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन कोणत्याही हरकती / आक्षेप प्राप्त झालेल्या 
नाहीत . त्याअनुषंगाने , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी पत्र 
क्र.नपा -8 / निवडणूक / रत्नागिरी / 723 , दिनांक 04/08/2022 अन्वये प्रारुप प्रभाग रचनेस व सदस्यपदांचे आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . 
त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम ( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) 
च्या कलम 9 , पोट कलम ( 2 ) अन्वये , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी केलेल्या क्रमांक नपा- 8 नपा -8 / जि . ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग / 703 , दिनांक 27 जुलै , 2022 रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी राजापूर 
नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील 
महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा खालीलप्रमाणे निश्चित केल्या आहेत . 

1 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

2 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


3 


3 . 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -7 ब 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडून 

क्रमांक : नपाप्र- 1 / राजापूर न.प. / प्र.र. / सुधारीत आरक्षण सोडत // 2022 


LO 


5 


महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


20 


उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


01 * 

00 

05 

10 


01 

00 

03 

06 


2 . 

त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नपा- 2020 / प्र.क्र .1 / का -6 , दि .06 / 02 / 2020 , 
सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का -6 , दि . 22/07/2022 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , 
रत्नागिरी याव्दारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला 
व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 


प्रभाग क्र . 


१ 

प्रभाग 

क्रमांक - १ 

लोकसंख्या 


एकूण- ९ ७६ 

अ.जा- ४८ 

अ.ज.- ३१ 


प्रभाग 

क्रमांक - २ 

लोकसंख्या 


एकूण- ८८८ 

अ.जा.- २६ 

अ.ज. 


- 


६ 


प्रभाग 

क्रमांक -३ 
लोकसंख्या 


एकूण- ८ ९ ० 

अ.जा.- १ 

अ.ज. - ० 


प्रभाग 

क्रमांक - ४ 
लोकसंख्या 


एकूण- ९ ६६ 

अ.जा. - ० 

अ.ज. - ० 


प्रभाग 

क्रमांक ५ 
लोकसंख्या 


प्रभागाचे 
नाव 
असल्यास 


२ 

१ अ , 

१ ब 


२ अ , 

२ ब 


३ अ , 

३ ब 


४ अ , 

४ ब 


५ अ , 

५ ब 


प्रभागाची व्याप्ती 

( प्रभागातील 
थोडक्यात 


महत्वाची ठिकाणे 

/ परिसर / नगरे 


इ . नमूद 
करावीत ) 


३ 

पोलिस लाईन , 

वेदशाळा , 
समर्थनगर , 

पंचायतसमिती 

परिसर , 

चव्हाणवाडी , 

रूमडेवाडी 


तालीमखाना 

गुरववाडी , 
प्रियदर्शनी 


वसाहत नं . १ व 

२ , बंगलवाडी 


बंगलवाडी , 

वरचीपेठ 


कोंढेतड , 

धोपटेवाडी 


तालीमखाना , 
बलबलेमोहल्ला , 

मापारीमोहल्ला , 


उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 


पूर्व 


प्रभागाच्या सीमा 


दक्षिण 


४ 

मौजे कोदवली गाव सीमेलगतची वहाळी . 

गुरववाडी स्मशान लगतचे वहाळीचे बिंदूपासून कोर्ट 
पाणंद आचार्य कुळकर्णी मार्गाला मिळते बिंदुपर्यंत 
श्री शिवाजी सभागृहाचे मागील बाजूपासून पुढे 
परिट घाटीपर्यंत म्यु.घ.नं. २ ९ ८ पासून कन्याशाळा 
पर्यंत व पुढे लंबू कब्रस्थान स.क्र .४६ पर्यंत 
कोदवली गावचे सीमेलगतची वहाळीच्या नदी चे 
ठिकाणापासून पुढे श्री . शिवाजी सभागृहाचे मागील 
बाजूपर्यंत गोडे नदीपात्राचा भाग 


पश्चिम 


मौजे कोदवली गावची सीमेलगतची वहाळी 
कोदवली रस्त्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ 
पर्यंत व पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज बहुद्देशीय 
नाट्यगृह परिसराच्या हद्दीपासून शीळ गावची 
सीमे पर्यंतचा भाग 

शीळ गावची हद्दी 

जमीर आर्केडपासून पुढे तालीमखाना रस्त्या पर्यंत 
व पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ वरून घुमेवाडीकडे 
जाणा - या रस्त्याचे ठिकाणापर्यंत 


मौजे कोदवली गावची सीमेपासून जमीर आर्केड 
पर्यंतचा भाग 


दक्षिण 

पश्चिम | अर्जुना नदीपात्राचे भागापासून महापुरूष घुमटी व 

त्यापुढे श्री . पवार यांचे घराजवळील वहाळी व पुढे 
मांजरेकरघाटी तालीमखाना तलावापर्यंत 


राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ वरून घुमेवाडीकडे जाणा - या 
रस्त्याचे ठिकाणापासून पुढे शीळ गाव हद्दीपर्यंत 
मौजे शीळ गावची हद्द व पुढे हद्दीपासून वरची 
पेठ मारुती मंदीर पर्यंत येणारी वहाळी अर्जुना 
नदीपात्रा पर्यंत 


उत्तर पेणकर पार पासून पुढे अर्जुना नदीचा भाग मौजे 
कोढये गावची सीमेपर्यंत 

कोंढये गावची सीमेपासून ते राष्ट्रीय महामार्ग 

क्र .६६ चा भाग 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ पासून डोंगर गावाकडे 
जाणारा मार्ग धोपटेवाडीपर्यंत 


राजीव गांधी क्रिडांगणा पर्यंतचा अर्जुना नदीपात्रा 

पर्यंतचा भाग 


धोपटेवाडीपासून पुढे अभ्यंकर पार पर्यंतचा भाग 
जैतापूर खाडी पर्यंत 


उत्तर तालीमखाना रस्ता श्री . खेडेकर घरापर्यंत व पुढे 

तालीमखाना रस्त्यापासून खडबडशा घाटीमार्गे 

बौध्दवाडी तिठयापर्यंत 


आरक्षणाची 
स्थिती किती 

जागा कोणत्या 


प्रवर्गासाठी असे 
अनु.जाती / 
अनु . जमाती व 
स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / 
अनु . जमातीच्या 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


८५ 

प्रभाग क्र . 1- अ - 
सर्वसाधारण 
महिला 


प्रभाग क्र . 1 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 2 - अ - 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 

महिला 


प्रभाग क्र . 2 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 3- अ - 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 
महिला 


प्रभाग क्र . 3 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 4- अ - 
सर्वसाधारण 

महिला 


प्रभाग क्र . 4 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 5- अ - 

अनुसूचित जाती 
महिला , 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

, 

पूर्व 


एकूण- ९ ०१ 

अ.जा. १०५ 

अ.ज. - ० 


प्रभाग 
क्रमांक ६ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११२४ 
अ.जा.- ३३ 

अ.ज.- ५ 


प्रभाग 

क्रमांक -७ 
लोकसंख्या 


एकूण- १०४० 

अ.जा.- ३ 

अ.ज.- १६ 


प्रभाग 

क्रमांक - ८ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११ ९ ८ 

अ.जा.- २५ 

अ.ज.- १० 


प्रभाग 

क्रमांक ९ 
लोकसंख्या 


एकूण- ८८६ 

अ.जा.- १२ 

अ.ज.- ७ 


प्रभाग 

क्रमांक - १० 
लोकसंख्या 


एकूण- ८८४ 

अ.जा.- ९ 

अ.ज. - ० 


६ अ , 
६ ब 


७ अ , ७ ब 


८ अ , 

८ ब 


९ अ , 


९ ब 


१० अ , 


१० ब 


रत्नागिरी , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


वरचीपेठ , 
बौध्दवाडी 


बाजारपेठ , 
मधीलवाडा , 

माणिकवाडा , 
मुन्शीनाका , 
चर्मकारवाडी 


मुल्लावाडा , 
जवाहरचौक , 
झरीरोड , 
नाभिकवठार 


खडपेवाडी , 

गुजराळी , 

दिवटेवाडी 

बाप 


दक्षिण 


गुजराळी , 

बागकाझी , 
ओगलेवाडी , 

दिवटेवाडीचा भाग 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


आंबेवाडी , 

मुजावरमोहल्ला , 
धोपेश्वरघाटी , 
साखळकरवाडी , दक्षिण 
रानतळे 


पश्चिम 


उत्तर 

पूर्व 


पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 

उत्तर 


पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


अर्जुना नदीपात्राचे भागापासून महापुरूष घुमटी व 
त्यापुढे श्री . पवार यांचे घराजवळील वहाळी व पुढे 
मांजरेकरघाटी तालीमखाना तलावापर्यंत 


अर्जुना नदीपात्राचा महापुरुष घुमटीपासूनचा पुढे 

मिरजकर घाटीपर्यंतचा भाग 


बौध्दवाडी तिठा ते बारगीर घाटीपर्यंत व पुढे गडकर 
घरापर्यंत व पुढे वरचीपेठ रस्त्यापर्यंतचा भाग 
शिवाजी पथापासून बॉम्बे टेलर गल्ली रा . ना तथा 
भाऊ पाटणकर मार्गापर्यंत पूढे घ.नं .४५१ पर्यंत 
पाटणकर मार्गाचा भाग त्यापुढे घ.नं .४४८ पर्यंत पुढे 
वाघु घाटीपर्यंत 


वाघूघाटी बिंदुपासुन चर्मकार तिठापर्यंत मिरजकर 

घाटी वीर सावरकर मार्गापर्यंतचा भाग 


बंदर धक्यापासून शिवाजी पथ मार्ग अर्जुना नदीचा 
भाग व त्यापूढे मिरजकर घाटीचे बिंदुपर्यंत 
शिवाजीपथ बॉम्बे टेलर गल्लीपासून गोडे 
नदीपात्राचा भाग बंदर धक्क्यापर्यंत 


श्री शिवाजी सभागृहाचे मागील बाजूपासून पुढे 
परिट घाटी पर्यंत पुढे म्यु.घ.नं. २ ९ ८ पासून कन्या 
शाळा पर्यंत व पुढे लंबू कब्रस्थान स.क्र . ४६ पर्यंत 
वाघूघाटी बिंदुपासून बंदरकर घरापर्यंत व त्यापुढे 
खडबडशा मार्ग कुडाळकर घाटी परिसरापर्यंत . 
बॉम्बे टेलर गल्लीपासून वाघू घाटी बिंदू व त्यापुढे 
बंदरकर घरापर्यंत भाग 


श्री शिवाजी सभागृहाचे मागील बाजूपासून गोडे 
नदीचा भाग जवाहरचौक शिवाजीपथ बॉम्बे टेलर 
गल्लीपर्यंत 


मौजे तिठवली व हर्डी गावची सिमा 

मौजे हर्डी गावची सीमा गोडे नदीपात्राचा भाग 
म्यु.घ.नं. १५७२ लगतचे वहाळीपर्यंत 

मौजे धोपेश्वर गावची हदद डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
रस्त्यापासून ते साखरकरवाडी तिठापर्यंत व त्यापुढे 
म्यु.घ.नं. १५७२ वहाळीपर्यंतचा भाग 


मौजे धोपेश्वर तिठवली व हर्डी गावची हद्द 
मौजे धोपेश्वर गावची हद्द डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
रस्त्यापासून ते साखरकरवाडी तिठापर्यंत व त्यापुढे 
म्यु.घ.नं. १५७२ वहाळीपर्यंतचा भाग 


म्यु.घ.नं .१५७२ लगत वहाळीपासून गोडे नदी पात्रचा 
भाग पुढे जैतापूर खाडी पर्यंतचा भाग 


गुजराळी वहाळीपासूनचा भाग जैतापूर खाडी 
पर्यंतचा धोपेश्वर गाव सुरु होतो त्या सीमेपर्यंत . 

मौजे धोपेश्वर गावची सीमा . 


रानतळे रस्ता शिंदे टाकीपर्यंत पुढे ढवळे घर दिवटे 
वाडी रस्ता सागवेकर वहाळीपर्यंत दुदम पायवाट 
पुढे गुजराळी वहाळी जैतापूर खाडीपर्यंतचा भाग 
गुजराळी वहाळीपासून जैतापूर खाडीचा भाग पुढे 
न.प हद्दी पर्यंत 


जैतापूर खाडीपासून काही भाग धोपेश्वर गाव सुरु 
होतो त्या सीमेपर्यंत 

मौजे धोपेश्वर गावचे हद्दीपासून रानतळे रस्त्याचा 

भाग 


प्रभाग क्र . 5- ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 6 - अ - 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 
महिला 


प्रभाग क्र . 6 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 7 - अ 
सर्वसाधारण 
महिला , 


प्रभाग क्र . 7 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 8 - अ - 
नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 8 - ब - 
सर्वसाधारण 
महिला 
प्रभाग क्र . 9- अ - 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . 9 - ब - 
सर्वसाधारण 


महिला 

प्रभाग क्र . 10- अ - 
सर्वसाधारण 

महिला 


प्रभाग क्र . 10 - ब - 
सर्वसाधारण 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


NO.MUN - 1 / Rajapur M.C./Revise Reservation & lottery / 2022 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 06th February 2020 & the 
amendment order No.SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dated 22th July 2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the draft 
order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said Municipal Council area of the 
Rajapur Municipal Council is to be divided and their ward wise total and Scheduled Castes , Scheduled Tribes as well as 
Backward Class of Citizens according to the 2011 Census with population , area , demarcation and map showing the wards , as the 
case may be , as shown in the schedule to the draft order , bearing No.MUN - 1 / Rajapur M.C./ Revise Reservation & lottery / 2022 , 
dated 28/07/2022 was published as required by the provison to sub - section ( 1 ) of section 10 of the Mahatashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats & Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Rajapur Municipal Council . 
As no objection received so in respect of the said , the Regional Director of Minicipal Administration & Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Munbai , vide his letter No. NP - 8 / Election / Ratnagiri / 723 , Dt.04 / 08 / 2022 has approved the Draft of reservation 
of Councillors . Hence , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District in exercise of the powers conferred on me by sub - section 
( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 


1 

2 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi 
Mumbai , by his letter No. NP - 8 / Dist . Thane / Raigad / Ratnagiri / Sindhudurg / 703 , dtd.27 th July 2022 issued under sub - section ( 2 ) of 
section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed 
for the Rajapur Municipal Council the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled 
Caste , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and General ) as shown below : 

The number of Councillors to be elected 


3 


4 


5 


The number of seats to be reserved 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 


c ) for the Backward Class of Citizen 

The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and General ) . 


Ward No 


1 
ward No.1 
Population 
Total -976 
SC- 48 

ST - 31 


Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizen from amongst the seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as 
shown in item at serial number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 

c ) for the Backward Class of Citizen 

Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of seats at serial number 3 minus 
number of seats at serial number 4 ) 


ward No.2 
Population 
Total -888 
SC - 26 

ST - 06 


SCHEDULE -7A 

BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


Name 
of the 
ward if 
any 


2. NOW , THEREFORE , in excercise of the power conferred on me by Order No.SEC / MN - 2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , dated 06th 
February , 2020 & order No. SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dt.22 / 07 / 2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra read 
with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 
( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District , hereby fix the number and extent of the wards into which the 
said Municipal Council area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizen and General ) as the case may be , as shown in the Schedule . 

3. This order shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following the date of this Order . 


2 
1 A 
1 B 


2 A 
2 B 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) ६८ - ५ 


Description of 
boundry of the 
ward 
( Important 
Places / Area / 
Townships etc. 
in brief ) 

3 


Police 
line , Vedshala , 
samartha nagar , 
Panchayat 
Samitee 
area , Chavanwa 
di & 
Rumadewadi 
Talimkhana 
guaravwadi , 
Priyadarshani 
Vasahat No. 1 & 
2 and 

bangalwadi 


North 


East 


South 


ORDER 


West 


North 


East 

South 


West 


SCHEDULE 


Extent of the Ward 


20 


4 


01 * 

00 

05 

10 


Boundary of wahali of village Kodavali 
The point of guravwadi smashan bhumi wahali upto the 
point of court panand meets To Acharaya Kulkarni Marg . 
From Godi River point of House.No.74 further parit ghati 
point further upto House No.298 and further to 
kanyashala upto Lambu kabrasthan S.No.46 

Part of the Godi river from the point of Village Kodavali 
Wahali upto House No.74 

Boundary of Village Kodavali Wahali upto N.H.66 further part 
of the Chatrapati Shivaji Maharaj Bahuuddeshiy Natyagruh 
and from that point upto boundry of village Sheel 
Boundry of Village Sheel 

From Zameer Arcade further Talimkhana Road upto 
N.H.66 and N.H.66 Road upto Ghumewadi Road Point 
From boundry point of village Kodavali Wahali upto 
Zameer Arcade 


01 

00 
03 

06 


If the seat is 
Reserved for 
whom i.e. 
whether for SC , 
ST , BCC or for 
( Including SC , 
ST , BCC 
women ) 
5 


Ward No.1 - A - 

General 
Women 


Ward No.1 - B - 
General 


Ward No.2 - A 
Backward Class 
of Citizen 
Women 


Ward No.2 - B 

General 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

3 A 
3 B 

Bangalwadi and 
Varchipeth 

ward No.3 
Population 
Total -890 
SC - 01 

ST - 00 


ward No.4 
Population 

Total -966 

SC - 00 

ST - 00 


ward No.5 
Population 

Total -901 

SC - 105 

ST - 00 


ward No 6 
Population 
Total -1124 

SC - 33 ST 
05 


- 


ward No.7 
Population 
Total -1040 
SC - 03 
ST - 16 


ward No.8 
Population 
Total -1198 
SC - 25 
ST - 10 


ward No.9 
Population 
Total -886 

SC - 12 
ST - 07 


ward No.10 
Population 
Total -884 

SC - 09 
ST - 00 


4 A 

4 B 


5 A 

5 B 


6 A 
6 B 


7 A 
7 B 


8 A 
8 B 


9 A 
9 B 


10 A 

10 B 


Kondetad and 
Dhopatewadi 


Talimkhana , 

Balbale 

Mohalla ,. 

Mapari 
mohalla , 
Varchipeth and 
Bouddhawadi 


Bazarpeth , 
Madhilwada , 

Manikwada , 
Munshinaka 


and 


Charmakarwadi 


Mullawada , 
Jawaharchouk , 
Zariroad and 
Nabhik Wathar 


Ambewadi , 
Mujawar 
Mohalla , 
Dhopeshwar 
Ghati , 
Skhalkarwadi 
and Rantale 


Khadpewadi , 
Gujarali and 
Diwatewadi 

Banepar 


Gujarali , 
Bagkazi , 
Ogalewadi and 
Diwatewadi 


area . 


Ratnagiri , 

dated 4th August 2022 . 


North 


East 


West 


South 


North 

East 
South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 

South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


North 


East 


South 


West 


N.H.66 Road from Talimkhana upto point of Ghumewadi 
Road further part of road upto Sheel village Boundry 


From Boundry of Sheel village Wahali upto Maruti 
Mandir and further part of Arjuna River 


Part of Arjuna River from the point of Maruti Mandir 
Wahali upto Rajiv Gandhi Stadium 


From point of Arjuna River upto Mahapurush Ghumati 
and further road upto Wahali near Pawar House 
Compound and further Manjarekar Ghati upto 
Talimkhana further road upto N.H.66 


Part of Arjuna River from Penkar Paar upto Boundary of 
Village Kondhye 


From Boundary of village Kondhye further part upto N.H.66 
Part of Road from the point of N.H.66 towards Dongar 
upto Dhopatewadi 

From Dhopatewadi further part of Abhyankar Paar meets 
Jaitapur Creek 


Talimkhana Road from Shri.Khedekar House further part 
of inner road passing upto Khadbadshah Ghati further 
road upto Bouddhwadi Titha 


Talimkhana Road further Manjarekar Ghati upto Wahali 
near Pawar House Compound further Road upto 
Mahapurush Ghati further part of Arjuna River 
Part of Arjuna River upto Mirajkar Ghati 

From Bouddhwadi Titha to Bargir Ghati , further Ghati 
upto Bouddhwadi Road and further part upto Mirajkar 
Ghati 


Part of Chatrapati Shivajipath from Bombay Tailor Galli 
upto Bhau Patankar marg H.No. 451 further Part of Bhau 
Patanakar marg upto H.N.448 and further upto Bandar 
Dhakka 


Point of Waghu Ghati upto Pawar Kadamwadi Titha 
Mirajkar and part of Veer Sawarkar Marg 


Part of Arjuna River from Bandar Dhakka to Mirajkar Ghati 
Part of Godi River from Bandar Dhakka to Chatrapati 
Shivajipath Bombay Tailor Galli 


From Godi River point of H.N.74 further parit ghati point 
further H.N.298 and further to Kanyashala S.No.46 
From Waghu Ghati point upto Bandarkar House further 
khadbadshah ghati further Kudalkar Ghati Area 


From Bombay Tailor galli upto waghu ghati point and 
further ghati upto Bandarkar House 

Part of Godi River from H.N.74 upto Chatrapati 
Shivajipath Bombay Tailor Galli 

Boundary of Village Tithavali and Hardi 


From the Boundary of Village Hardi part of Godi River 
Upto H.N.1572 Wahali Point 


From the Boundary of Village Dhopeshwar Dr. Babasaheb 
Ambedkar Road upto Sakhalkarwadi titha and further 
part Upto H.N.1572 Wahali point 


Boundary of Village Dhopeshwar , Tithawali and Hardi 
From the Boundary of Village Dhopeshwar Dr. Babasaheb 
Ambedkar road upto Sakhalkarwadi titha and further part 
Upto H.N.1572 Wahali point 

Part of Godi River from the point of Wahali Near 
H.N.1572 upto Jaitapur Creek 


From Gujarali Wahali upto Jaitapur Creek upto Boundary 
of Village Dhopeshwar 

Boundary of Viilage Dhopeshwar 

Rantale Road upto Shinde Taki further Dhawale Ghar to 
Diwatewadi Road upto Sagavekar Wahali further Dudam 
paywat upto Gujarali Wahali 

Part of Jaitapur Creek from Gujarali Wahali upto 
Municipal Limits 


Part of Jaitapur Creek upto Point of Village Dhopeshwar 
Boundry 

Part of Rantale Road from the Village of Dhopeshwar 


Ward No.3 - A 
Backward Class 
of Citizen 
Women 


Ward No.3 - B 
General 


Ward No.4 - A 
General 
Women 


Ward No.4 - B - 
General 


Ward No.5 - A 
Scheduled 


Caste Women 

Ward No.5 - B 
General 


Ward No.6 - A 
Backward Class 

of Citizen 
Women 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri 


Ward No.6 - B - 
General 


Ward No.7 - A 

General 

Women 


Ward No.7 - B - 
General 


Ward No.8 - A 
Backward Class 

of Citizen 


Ward No.8 - B - 
General 

Women 


Ward No.9 - A 
Backward Class 

of Citizen 


Ward No.9 - B - 

General 

Women 


Ward No.10 - A 

General 

Women 


Ward No. 10 - B 

- General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -7 ब 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडून 


क्रमांक : नपाप्र- 1 / खेड न.प. / सुधारीत आरक्षण सोडत / 2022 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 / का .6 , दिनांक 06/02/2020 व 
क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का .6 , दिनांक 22/07/2022 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम 
म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 10 , पोटकलम ( 1 ) खाली रत्नागिरी जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे खेड नगरपरिषद जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची प्रभागनिहाय एकूण व 
अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या , क्षेत्र , सीमांकन व नकाशा यासह 
ठेवण्यात येईल ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र- 1 / खेड न.प. / सुधारीत आरक्षण सोडत / 2022 , दिनांक 28/07/2022 च्या 
आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .40 ) च्या कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन कोणत्याही हरकती / आक्षेप प्राप्त झालेल्या नाहीत . 
त्याअनुषंगाने , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी 
पत्र क्र.नपा -8 / निवडणूक / रत्नागिरी / 723 , दिनांक 04/08/2022 अन्वये प्रारुप प्रभाग रचनेस व सदस्यपदांचे आरक्षणास मान्यता 
दिलेली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम ( 1 ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेशाचा मसुदा 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . 40 ) च्या कलम 9 , पोट कलम ( 2 ) अन्वये , मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या क्रमांक नपा -8 / जि.ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग / 703 , दि . 27 जुलै , 2022 
रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी खेड नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 

1 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

2 


3 

4 


5 


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


20 


01 * 

00 


05 

10 

महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


00 


886 


00 


03 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक 3 समोरील 07 
नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


मागील निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती महिलेकरीता 1 जागा आरक्षित असल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचेकडील सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र . 10 / का -6 , दि . 27/12/2021 मधील परिच्छेद क्र . 9 नुसार या सार्वत्रिक 
निवडणुकीत सदर जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे . 


2. त्याअर्थी , आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नपा -2020 / प्र.क्र .1 / का -6 , 
दि .06 / 02 / 2020 , सुधारीत आदेश क्र . रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .10 / का -6 , दि . 22/07/2022 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम ( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याव्दारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची 
भाग एक - अ ( को.वि.पु ) - ६८-५अ 


२५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि 
त्याचप्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


3. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

प्रभागाची व्याप्ती ( प्रभागाची 


प्रभाग क्रमांक़ 


1 

प्रभाग क्रमांक- 01 
एकूण लोकसंख्या 
1638 

अ . जा . - 42 

अ . ज . - 30 


प्रभाग क्रमांक - 02 
एकूण लोकसंख्या 

1891 

अ.जा.- 74 
अ.ज.- 05 


प्रभाग क्रमांक- 03 
एकूण लोकसंख्या 

1655 

अ.जा.- 56 

अ.ज.- 23 


प्रभाग क्रमांक- 04 
एकूण लोकसंख्या 

1637 


अ.जा.- 431 
अ.ज.- 15 


प्रभाग क्रमांक- 05 
एकूण लोकसंख्या 

1709 
अ.जा.- 172 
अ.ज.- 19 


प्रभागाचे 

नाव 
असल्यास 


2 


थोडक्यात महत्त्वाची 
ठिकाणे / परिसर / नगरे इ . नमुद 
करावीत ) 


3 

क्षेत्रपाल नगर , शिवाई नगर , खोंडा 
रस्ता परिसर , एम . आय.बी. 
हायस्कूल , भैरीभवानी नगर काही 
भाग , डाकबंगला काही भाग 


डाकबंगला व शिवाजीनगर काही 
परिसर , जडयाळवाडी , 


शिवसमर्थनगर , भुवडवाडी , 
चैतन्यनगर , स्वरुपनगर , एस . टी . 
डेपोकडील काही भाग , शिगवणवाडी , 
गुलमोहर पार्क काही भाग 
रेस्ट हाऊस परिसर , शिवाजीनगर , 
जुनी स्टेट बँक , BSNL ऑफिस , 
मराठा भवन , वैश्यभवन , स्वामी 
समर्थ मंदिर ( शिवाजीनगर ) 


एल.पी. स्कुल , तटकरी हॉल परीसर , 
भैरीभवानी नगर काही भाग , 
योगायोग सोसायटी , संत रोहिदास 
नगर , महात्मा फुले नगर . 


सम्राट अशोकनगर , न.प. दवाखाना 
परीसर , संतसेना नगर , 
पदुमलेवाडी , एकविरानगर , PWD 
ऑफीस , कुंभारवाडा , डेंटल कॉलेज 


प्रभागाची सीमा 


4 

उत्तरेस- मौजे भडगांव हद्द 
पूर्वेस - प्रभाग क्र . 2 ची हद्द 
दक्षिणेस- डाकबंगला रोड 
पश्चिमेस- प्रभाग क्र . 5 ची 
हद्द 


उत्तरेस- मौजे भडगांव हद्द 
पूर्वेस - मौजे भरणेची हद्द व 

नैसर्गिक नाला 

दक्षिणेस - जगबुडी नदी हद्द 
पश्चिमेस- प्रभाग क्र . 3 व 9 ची 
हद्द 
उत्तरेस- डाकबंगला रोड 
पूर्वेस - प्रभाग क्र . 2 ची हद्द 
दक्षिणेस दापोली खेड रस्ता 
पश्चिमेस - प्रभाग क्र . 4 ची हद्द 


उत्तरेस- डाकबंगला रस्ता 
पूर्वेस - प्रभाग क्र . 3 ची हद्द 
दक्षिणेस- प्रभाग क्र . 7 व 9 ची 
हद्द 
पश्चिमेस - प्रभाग क्र . 7 ची 
हद्द व शिवतर रोड 
उत्तरेस- मौजे भडगांव हद्द 
पूर्वेस- प्रभाग क्र . 1 व 4 ची 
हद्द व शिवतर रोड 


दक्षिणेस- प्रभाग क्र . 6 व 7 ची हद्द 
पश्चिमेस - नारंगी नदीची हद्द 


आरक्षणाची 
स्थिती किती 
जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
अ . जाती / अनु . 
जमाती , ना.मा.प्र . 
व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . 
जमाती / ना.मा.प्र . 
स्त्रियां साठी 

धरुन ) 


5 

प्रभाग क्र . 1- अ 

- 

- नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग , 

प्रभाग क्र . 1 - ब 
सर्वसाधारण 

महिला 

प्रभाग क्र . 2 - अ 

सर्वसाधारण 


महिला 

प्रभाग क्र . 2 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 3 - अ 

- नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग महिला 
प्रभाग क्र . 3 - ब - 

सर्वसाधारण 

प्रभाग क्र . 4- अ 

- अनुसूचित 
जाती , 

प्रभाग क्र . 4 - ब 
सर्वसाधारण 


- 


महिला 
प्रभाग क्र . 5 - अ 
सर्वसाधारण 

महिला 


प्रभाग क्र . 5- ब . 
सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

प्रभाग क्रमांक- 06 

एकूण लोकसंख्या 

1718 

उत्तरेस- प्रभाग क्र . 5 ची हद्द 
पूर्वेस - दापोली खेड रस्ता व 
प्रभाग क्र . 7 ची हद्द 
दक्षिणेस प्रभाग क्र . 10 ची 
हद्द 

अ.जा.- 14 
अ.ज.- 00 

पटेल व कौचाली मोहल्ला , 
महाडीक मोहल्ला , तांबे मोहल्ला 
काही भाग , कासार आळी , 
कुवारवाईचा व साळीवाडा काही 
भाग , ब्राम्हणआळी , सोनारआळी , 
कन्याशाळा परीसर , पावसकरनाका 
शिवतर रोडचा काही भाग न.प. 
कर्मचारी वसाहत , पोलीस स्टेशन व 
तहसील कार्यालय , न्यायालय 
इमारत , कोष्टीआळी काही भाग , 
हनुमानपेठ , वालकी गल्ली , गांधी 
चौक पानगल्ली व गुजरआळी 
काही भाग , नगरपरिषद कार्यालय , 

पश्चिमेस - जगबुडी नदीची हद्द 
उत्तरेस- प्रभाग क्र . 5 व 4 ची हद्द 
पूर्वेस - प्रभाग क्र . 4 व 8 ची 
हद्द दक्षिणेस- प्रभाग क्र . 10 
ची हद्द 
पश्चिमेस- दापोली व खेड रस्ता 
व प्रभाग क्र . 6 ची हद्द 

J 


प्रभाग क्रमांक- 07 
एकूण लोकसंख्या 

1597 


अ.जा.- 227 
अ.ज.- 20 


प्रभाग क्रमांक - 08 
एकूण लोकसंख्या 

1583 

अ.जा.- 43 
अ.ज.- 04 


प्रभाग क्रमांक- 09 
एकूण लोकसंख्या 


1851 

अ.जा.- 24 
अ.ज. - 12 


प्रभाग क्रमांक- 10 
एकूण लोकसंख्या 


1613 
अ.जा.- 0 
अ.ज.- 0 


रत्नागिरी , 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


आनंद चित्रपटगृह , तीनबत्ती नाका 
काही भाग , खांबतळे 


S.T. स्टॅण्ड परीसर , मिनाताई 
ठाकरे नाटयगृह , कोष्टीआळी काही 
भाग , कुंभारआळी , न.प. वसाहत , 
कातळआळी , वाणीपेठ 


जिल्हा परिषद वसाहत , गुलमोहर 
पार्क काही भाग , शिवाजी चौक , 
समर्थ नगर , कचरा डेपो , चिपळूण 
नाका , मुकादम हायस्कूल , 
अग्निशमन केंद्र , अल मदिना 
हायस्कूल , पशुवैदयकीय दवाखाना 
साठे मोहल्ला , पोत्रिक मोहल्ला , 
गुजर आळीचा काही भाग , तांबे 
मोहल्ला काही भाग , जि . प . ऊर्दु 
शाळा , मच्छी मटण मार्केट , 
कुवांरसाई व साळीवाडाचा काही 

भाग 


उत्तरेस- प्रभाग क्र . 7 ची हद्द व 
दापोली खेड रस्ता 

पूर्वेस - प्रभाग क्र . 9 ची हद्द 
दक्षिणेस - प्रभाग क्र . 10 ची हद्द 
पश्चिमेस- प्रभाग क्र . 7 ची हद्द 


उत्तरेस- प्रभाग क्र . 6 , 7 , 8 व 9 
ची हद्द 

पूर्वेस - प्रभाग क्र . 9 ची हद्द 
दक्षिणेस - जगबुडी नदी 
पश्चिमेस- प्रभाग क्र . 6 ची हद्द 


प्रभाग क्र . 6 - अ 
सर्वसाधारण 


डॉ . बी . एन . पाटील , 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


महिला 

प्रभाग क्र . 6 - ब - 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 7 - अ 

नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
प्रवर्ग महिला 

- 

प्रभाग क्र . 7 - ब . 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 8 - अ 

-नागरिकांचा 

मागासवर्ग 


उत्तरेस- दापोली खेड रस्ता 
पूर्वेस - प्रभाग क्र . 2 ची हद्द 
दक्षिणेस - जगबुडी नदी व प्रभाग महिला 
क्र . 10 ची हद्द 

पश्चिमेस प्रभाग क्र . 8 ची हद्द 


प्रवर्ग 

प्रभाग क्र . 8 - ब 
सर्वसाधारण 
महिला 

प्रभाग क्र . 9- अ 
सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . 9 - ब 
सर्वसाधारण 


- 


प्रभाग क्र . 10- अ 

नागरिकांचा 
मागासवर्ग 

प्रवर्ग महिला 

प्रभाग क्र . 10 - ब 

सर्वसाधारण 


- 


२७ 


२८ 


In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 06th February 
2020 & the amendment order No.SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dated 22th July 2022 of the State Election 
Commissioner , Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards into 
which the said Municipal Council area of the Khed Municipal Council is to be divided and their ward wise total and 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes as well as Backward Class of Citizens according to the 2011 Census with 
population , area , demarcation and map showing the wards , as the case may be , as shown in the schedule to the 
draft order , bearing No.MUN - 1 / Khed M.C./ Revise Reservation & lottery / 2022 , dated 28/07/2022 was published as 
required by the provison to sub - section ( 1 ) of section 10 of the Mahatashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & 
Industrial Township Act , 1965 , for information of the residents of the Khed Municipal Council . As no objection 
received so in respect of the said , the Regional Director of Minicipal Administration & Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Munbai , vide his letter No. NP - 8 / Election / Ratnagiri / 723 , Dt.04 / 08 / 2022 has approved the Draft 
of reservation of Councillors . Hence , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District in exercise of the powers 
conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi 
Munbai , by his order No. NP - 8 / Dist . Thane / Raigad / Ratnagiri / Sindhudurg / 703 , dtd.27 th July 2022 issued under Sub - Section 
( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 
1965 ) has fixed for the Khed Municipal Council , the number of councillors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and Women ( including women belonging 
to the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen and General ) as shown below : 

1 

The number of Councillors to be elected 


4 


5 


SCHEDULE - 7A 

BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 
NO.MUN - 1 / Khed M.C./ Reservation & lottery / 2022 


The number of seats to be reserved 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 

c ) for the Backward Class of Citizen 

The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizen & General ) 
Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes & Backward 
Class of Citizen as shown in item at serial number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 

a ) for the scheduled Castes 

b ) for the scheduled Tribes 

c ) for the Backward Class of Citizen 

Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


Ward No 


1 . 
Ward No - 1 


DRAFT ORDER 


Total Population 

1638 

SC - 42 

ST - 30 


* Previous General Election , 1 seat was reserved for Scheduled Castes Women . As per the State Election Commission's 
order No.SEC / MN - 2021 / CR - 10 / W - 6 , dated 27th December 2021 , Para No.9 in current General Election the seat reserved 
for Scheduled Castes . 


Name 
of the 
ward if 

any 


2. NOW , THEREFORE , in excercise of the power conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , dated 06th 
February , 2020 & order No. SEC / NPA - 2021 / CR.10 / WS - 6 , dt.22 / 07 / 2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra 
read with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr.B.N.Patil , the Collector of Ratnagiri District , hereby fix the number and extent of the wards 
into which the said Nagar Parishad area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the 
Scheduled Castes Scheduled Tribes and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and General Women ) as the case may be , as shown in the Schedule . 

3. This order shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following the date of this Order . 


2 . 


SCHEDULE 


Description of boundry of the 
ward ( Important Places / Area / 
Townships etc. in brief ) 


20 


3 . 

Kshetrapal Nagar , Shivai Nagar , 
Khonda Road Area , part of 
Bhairibhavani Nagar , Part of 
Dakbangla , M.I.B Highschool , 


Extent of the Ward 


01 * 

00 

05 

10 


4 . 

North- Bhadgaon village 
boundary . 

East - Ward No.2 boundary . 
South- Dakbangala road 
West- Ward No.5 boundary . 


00 

00 

03 

07 


If the seat is 
Reserved for whom 
i.e. whether for SC , 
ST , BCC or for 
( Including SC , ST , 
BCC women ) 
5 . 

Ward No.1 - A - 
Backward Class of 
Citizen 

Ward No.1 - B -General 
Women 


Ward No - 2 

Total Population 
1891 

SC - 74 

ST - 05 


Ward No - 3 

Total Population - 
1655 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

village 

DakBungalow & Shivajinagar | North - Bhadgaon 
Some Jadyalwadi , boundary . 
Shivsamartha Nagar , Swarup East- Bharne village boundary 
Nagar , Shigwanwadi , Parts of and Natural nalla . 
GulMohar Park , Bbhuwadwadi , South - Jagbudi river boundary . 
Chaitanyanagar , some part of West- Ward No. 3 and 9 
S.T.depo boundary . 


SC - 56 

ST - 23 

Ward No - 4 


Total Population - 
1637 


SC - 431 

ST - 15 

Ward No- 5 


Total Population - 
1709 

SC - 172 


ST - 19 

Ward No - 6 


Total Population - 

1718 


SC - 14 

ST - 00 


Ward No - 7 

Total Population - 
1597 

SC - 227 

ST - 20 


Ward No - 8 

Total Population 

1583 

SC - 43 


ST - 04 

Ward No- 9 

Total Population 
1851 


SC - 24 

ST - 12 


Ward No - 10 
Total Population 

1613 


SC - 00 
ST - 00 


Areas , 


Rest Premises , 
Shivajinagar BSNL Office , 
Maratha Bhavan , Swami Samarth 
Mandir ( Shivajinagar ) , Old State 
bank , Vaishya Bhavan . 


House 


7 


L.P. School , Tatkari Hall , Sant 
Rohidas Nagar . Mahatma Phule 
Nagar , of 
part Bhairi 
bhavaninagar , Yogayog society . 

some 


Samrat Ashok Nagar , Municipal 
Hospital Premises , SantSena 
Nagar , Padumlewadi , 
Ekviranagar , PWD Offiice 
Kubharwada , Dental college , 


Ratnagiri , 

Dated 4th August 2022 . 


| North- Bhadgaon road . 

East- Ward No. 1 and 4 
boundary and Shivtar road . 
South Ward No. 6 boundary 
and Ward No.7 boundary 
West- Narangi river boundary . 
North - Ward No.5 boundary 
East- Dapoli - Khed road and 
Ward No.7 boundary 
South - Ward No.10 boundary 

some 

Mahadik Mohalla to Patel Kauchali 
Mohalla , Some part of 
TambeMohalla , Kasarali , 
parts of Kuwarsai and Saliwada , 
Bramhanali , Sonarali , Kanyashala | West - Jagbudi river boundary 
Premises , Pawaskar Naka . 

Part of Shivtar Road , Part of LP 
English School , Part of Police 
Station and Tehsil Office 
Premises , Part of Koshtiali , Part of 
Hanumanpeth , Part of WalkiGalli , 
Gandhi Chowk , Pangalli and 
Gujralli , Part of Tinbattti Naka , 
Khambtale , khed Municiple 
Council building , Anand Thetre 
S.T. Stand premises . Minatai 
Thackeray Natyagraha , Part of 
Koshtiali , Kumbharaali , N.P. 
Colony , Kaatal Aali area , 
Vanipeth . 


Zilla Parishad Colony , Some part 
of Gulmohar Park , ShivajiChowk , 
Samarth Nagar , Garbage Depot 
Premises , Chiplun Naka , 
Mukadam Highschool , Fire 
staion , Al - Madina Highschool , 
Veternity Hospital 


7 


Potrik Mohalla , Some part of 
Kuvarsai and Saliwada , Sathe 
Mohalla , Some part of Gujarali , 
Z.P. Urdu Highschool , Muttan & 
Fish Market , some part of Tambe 
Mohalla . 


North - Dakbangala road 
East - Ward No. 2 boundary . 
South- Dapoli -Khed Road . 
West- Ward No. 4 boundary . 


North - Dakbangala road . 
East - Ward No. 3 boundary . 
South - Ward No. 7 boundary . 
West - Ward No. 7 boundary 
and Shivtar road . 


North Ward No. 4 
boundary 
East- Ward No. 4 
boundary 
South - Ward No. 10 boundary 
West- Dapoli Khed road and 
Ward No..6 boundary 


and 5 


and 8 


North - Ward No.7 boundary 
and Dapoli- Khed road 
East - Ward No. 9 boundary 
South - Ward No. 10 boundary 
West- Ward No. 7 boundary 
North - Dapoli- Khed road 
East - Ward No.2 boundary 
South - Jagbudi river boundary 
& ward no . 10 boundary . 
West- Ward No. 8 boundary 


North - Ward No. 6 , 7 , 8 and 9 
boundary 

East - Ward No. 9 boundary 
South- Jagbudi river boundary . 
West- Ward No. 6 boundary 


Ward No.2 - A 
General Women 


Ward No.2 - B - 
General 


Ward No.3 - A 
Backward Class of 

Citizen Women 
Ward No.3 - B - 
General 


Ward No.4 - A 
Scheduled Caste 

Ward No.4 - B - 

General Women 


Ward No.5 - A 
General Women 
Ward No.5 - B - 
General 


Ward No.6 - A 
General Women 
Ward No.6 - B - 
General 


Ward No.7 - A 
Backward Class of 
Citizen Women 


Ward No.7 - B - 
General 


Ward No.8 - A 
Backward Class of 


Citizen 

Ward No.8 - B - 
General Women 


Ward No.9 - A 
General Women 
Ward No.9 - B - 
General 


Ward No.10 - A 
Backward Class of 

Citizen Women 
Ward No.10 - B 
General 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri . 


२ ९ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


